RNI No . MAHBIL / 2009/ 31748 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष १, अंक ७३ ] 


मंगळवार, डिसेंबर २२, २०१५ / पौष १, शके १९३७ 


[ पृष्ठे ६८ , किंमत : रुपये २६. ०० 


असाधारण क्रमांक ११४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

___ आदेश व अधिसूचना . 

ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक २२ डिसेंबर, २०१५ . 

आदेश 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी. २०१२/ सीआर- ६६ /पं. रा. ५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम ( १९४९ चा मुंबई ५९ ) याच्या कलम ३ चा 
पोट- कलम (३ ) चा खंड ( अ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगरविकास 
विभाग क्रमांक पीएमसी. ३०१२ / २३३ / प्र . क्र . ३७५ / नवि - २२, दिनांक २१ डिसेंबर २०१२ ( यात यापुढे जिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश 
करण्यात आला आहे. ) अन्वये महाराष्ट्र शासनाने पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत बदल करून त्यात पुणे जिल्ह्यातील हवेली गटातील 
मौ . येवलेवाडी या महसुली गावाचे स्थानिक क्षेत्र समाविष्ठ केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ (१९६२ चा पाच) याच्या कलम 
२५५ च्या पोट - कलम ( २) चा खंड ( सहा ) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता, हक्क आणि दायित्वे ( यामध्ये स्थानिक प्राधिकरणाने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित 
करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ ( १९६२ चा पाच ) याच्या कलम २५५ च्या 
पोट- कलम ( २) चा खंड ( घ ) चा पोट - खंड ( सहा) द्वारे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर 
करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे, असा निदेश देते की , पुणे जिल्ह्यातील मौ . येवलेवाडी या महसुली गावासंबंधात पुणे जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता , 
हक्क आणि दायित्वे (तिने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायीत्वे धरून ) ही , शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण 
विभाग क्रमांक एमपीएच - १९९७ /सीआर - ६४५ / ५६( ४७ ), दि . २० जुलै १९९९ या मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर पुणे महानगरपालिकेकडे 
हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गिरीश भालेराव , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - अ - ( म .उ.वि .) - ११४ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, डिसेंबर २२, २०१५ / पौष १, शके १९३७ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 
Mumbai 400 001 , dated the 22nd December 2015 . 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS Act, 1961. 

No . ZPB . 2012 /CR -66 /PR - 5 . — Whereas , the Government of Maharashtra , under the 
Government Notification , Urban Development Department, No . PMC . 3012 /233 /C . R . 375 /UD - 22 , 
dated the 21st December 2012 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ) issued in exercise 
of the powers conferred by clause (a ) of sub -section (3 ) of section 3 of the Maharashtra Municipal 
Corporation Act (Mah . LIX of 1949 ), altered the limits of the Pune Municipal Corporation ; and 
included therein the local areas of revenue village of Yewalewadi, in Haveli Block of Pune District 
mentioned in the Schedule appended to the said notification ; 

And whereas, pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause ( vi) of 
sub -section (2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 
1961 (Mah . V of 1962 ) ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub - clause ( vi) of clause ( d ) of 
sub -section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 
1961 (Mah . V of 1962 ), and of all other powers enabling it in that behalf , the Government of 
Maharashtra hereby directs that all the assets, rights and liabilities of the Pune Zilla Parishad , 
in respect of the revenue village Yewalewadi in Haveli Block of Pune District ( including the 
rights and liabilities under any agreement or contract made by it ), shall stands transferred to 
and shall vest in the Pune Municipal Corporation , on the terms and conditions specified in the 
Government Resolution , Rural Development and Water Conservation Department, No . MPH 
1997 /CR -645 /56 (47 ), dated the 20th July , 1999. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


ernm 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , डिसेंबर २२, २०१५/ पौष १, शके १९३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २२ डिसेंबर, २०१५ . 

आदेश 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी. २०१२/ प्र.क्र . २० / लांजा / पं. रा. ५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ 
( १९६५ चा महा . ४० ) याच्या कलम ३४१अ चा पोट-कलम (१), ( १अ) व ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्रमांक एमयूबी. २०१२/ ४३ / प्र. क्र . ३३/ नवि-१९, दिनांक २८ डिसेंबर २०१२ ( यात 
यापुढे जिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे.) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ अ चा पोट - कलम ( २) मध्ये 
तरतूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने रत्नागिरी जिल्ह्यातील लांजा , आगरगाव, धुंदरे , गोंडेसखल , कुवे व पुरागाव महसुली गावांचे स्थानिक क्षेत्र हे 
संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे आणि त्याकरिता लांजा नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत स्थापन करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ ( १९६२ चा पाच ) याच्या 
कलम २५५ च्या पोट - कलम ( २) चा खंड ( सहा ) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता, हक्क आणि दायित्वे ( यामध्ये स्थानिक 
प्राधिकरणाने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे 
हस्तांतरित करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम २५५ च्या पोट-कलम (२) चा खंड (घ ) चा 
पोट - खंड ( सहा) द्वारे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 
असा निदेश देते की, रत्नागिरी जिल्ह्यातील लांजा , आगरगाव , धुंदरे , गोंडेसखल, कुवे व पुरागाव महसुली गावासंबंधात , रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या 
सर्व मत्ता , हक्क आणि दायित्वे (तिने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) ही , शासन निर्णय, ग्रामविकास व 
जलसंधारण विभाग क्रमांक मपाह- १९९७ / प्र. क्र .- ६४५ / ५६( ४७ ), दिनांक २० जुलै १९९९ या मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर लांजा 
नगर पंचायतीकडे हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


गिरीश भालेराव , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - अ -( म .उ.वि . )- ११४ -१अ 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, डिसेंबर २२, २०१५ / पौष १, शके १९३७ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 
Mumbai 400 001, dated the 22nd December 2015 . 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB . 2012 /CR - 20 /Lanja /PR -5 . - Whereas , the Government of Maharashtra , under the 
Government Notification , Urban Development Department , No. MUB - 2012 /43/C . R . 33 /UD - 19 , 
dated the 28th December 2012 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ) issued in 
exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 ) , ( 1A ) and ( 2 ) of section 341A of the 
Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . 
XL of 1965 ), has specified the local area of revenue villages of Lanja , Aagargaon , Dhundare , 
Gondesakhal, Kuve and Puragaon , in Ratnagiri District to be a transitional area , for which a 
Nagar Panchayat , as provided in sub -section ( 2 ) of section 341A of the said Act, by the name of 
the Lanja Nagar Panchayat , is constituted ; 

And whereas , pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause ( vi) of 
sub - section (2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 
1961 (Mah . V of 1962 ) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - clause ( vi ) of clause (d ) of 
sub - section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 
1961 (Mah . V of 1962 ), and of all other powers enabling it in this behalf, the Government of 
Maharashtra hereby directs that all the assets , rights and liabilities of the Ratnagiri Zilla Parishad, 
in respect of the revenue villages Lanja , Aagargaon , Dhundare , Gondesakhal, Kuve and Puragaon 
in Ratnagiri District (including the rights and liabilities under any agreement or contrsact made 
by it), shall stands transferred to and shall vest in the Nagar Panchayat of Lanja , on the terms 
and conditions specified in the Government Resolution , Rural Development and Water 
Conservation Department, No . MPH - 1997/CR -645 / 56 (47 ), dated the 20th July , 1999. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , डिसेंबर २२, २०१५/ पौष १, शके १९३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक २२ डिसेंबर २०१५ 

आदेश 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी. २०१२ / सीआर- ३८ / यवतमाळ/ पं.रा. ५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 
१९६५ (१९६५ चा महा. ४० ) याच्या कलम ६ चा पोट - कलम (१ ) चा खंड ( क ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्रमांक जीईएन . २००९ / ११/ नवि -१८, दिनांक ४ एप्रिल २०१३ ( यात यापुढे जिचा “ 
उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे.) अन्वये महाराष्ट्र शासनाने यवतमाळ नगरपरिषदेच्या हद्दीत बदल करून त्यात यवतमाळ 
जिल्ह्यातील यवतमाळ गटातील मौ. यवतमाळ या महसुली गावाचे स्थानिक क्षेत्र समाविष्ट केले आहे ; 

____ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ (१९६२ चा पाच ) याच्या 
कलम २५५ च्या पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( सहा ) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता, हक्क आणि दायित्वे ( यामध्ये स्थानिक 
प्राधिकरणाने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे 
हस्तांतरित करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ (१९६२ चा पाच ) याच्या कलम २५५ च्या पोट-कलम ( २ ) 
चा खंड ( घ ) चा पोट - खंड ( सहा ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र 
शासन याद्वारे , असा निदेश देते की , यवतमाळ जिल्ह्यातील मौ . यवतमाळ या महसुली गावासंबंधात यवतमाळ जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता , हक्क 
आणि दायित्वे (तिने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) ही , शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण 
विभाग क्रमांक एमपीएच . १९९७/ सीआर- ६४५ / ५६( ४७), दि . २० जुलै १९९९ यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर यवतमाळ नगर 
परिषदेकडे हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गिरीश भालेराव, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, डिसेंबर २२, २०१५ / पौष १, शके १९३७ 
RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 
Mumbai 400 001, dated the 22nd December 2015 


Order 


ver 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS Act, 1961. 

No . ZPB . 2012 /CR - 38 /Yavatmal/PR -5 . - Whereas , the Government of Maharashtra , under the 
Government Notification , Urban Development Department, No. GEN -2009 / 11 /UD - 18 , dated the 
4th April 2013 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ) issued in exercise of the powers 

e (a ) of sub -section ( 1) of section 6 of the Maharashtra Municipal Councils , 
Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ), altered the limit of the 
YavatmalMunicipal Council ; and included therein the local areas of revenue village of Yavatmal 
in Yavatmal Block of Yavatmal District mentioned in the Schedule appended to the said 
notification ; 

And whereas, pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority ( including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause ( vi) of 
sub - section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 
1961 (Mah . V of 1962 ). 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - clause ( vi) of clause ( d ) of 
sub - section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 
1961 (Mah . V of 1962 ), and of all other powers enabling it in that behalf , the Government of 
Maharashtra hereby directs that all the assets, rights and liabilities of the Yavatmal Zilla Parishad , 
in respect of the revenue village Yavatmal in Yavatmal Block of Yavatmal District (including the 
rights and liabilities under any agreement or contract made by it ), shall stands transferred to 
and shall vests in the Yavatmal Municipal Council, on the terms and conditions specified in the 
Government Resolution , Rural Development and Water Conservation Department, No. MPH 
1997 /CR -645 /56 (47) , dated the 20th July , 1999 . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , डिसेंबर २२, २०१५/ पौष १, शके १९३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक २२ डिसेंबर २०१५ 

आदेश 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी . २०१२/ प्र. क्र . ५१/ राजगुरूनगर / पं. रा.५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 
१९६५ (१९६५ चा महा . ४० ) याच्या कलम ३ ची पोट -कलमे ( २ ), ( २- क ) व ( ३) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्रमांक एमयुपी. २०१२/ प्र.क्र . ६५ / पुनर्बाधणी-२१ / नवि-१९( २), दिनांक १४ ऑगस्ट 
२०१४ ( यात यापुढे जिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे.) अन्वये महाराष्ट्र शासनाने पुणे जिल्ह्यातील राजगुरूनगर 
महसुली गावाचे स्थानिक क्षेत्र हे अधिक लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनर्दिष्ट केले आहे आणि त्या करिता राजगुरूनगर नगरपरिषद या नावाने एक 
नगरपरिषद घटित करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ (१९६२ चा पाच) याच्या 
कलम २५५ च्या पोट - कलम ( २) चा खंड ( सहा ) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता , हक्क आणि दायित्वे (यामध्ये स्थानिक 
प्राधिकरणाने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे 
हस्तांतरित करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ याच्या कलम २५५ च्या पोट -कलम ( २) चा खंड ( घ) चा 
पोट - खंड ( सहा) द्वारे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 
असा निदेश देते की , पुणे जिल्ह्यातील राजगुरूनगर महसुली गावासंबंधात पुणे जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता , हक्क आणि दायित्वे (तिने केलेला 
कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून) ही, शासन निर्णय , ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक एमपीएच- १९९७ / 
सीआर-६४५ / ५६( ४७ ), दि . २० जुलै १९९९ यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर राजगुरूनगर नगरपरिषदेकडे हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे 
असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


गिरीश भालेराव , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, डिसेंबर २२, २०१५ / पौष १, शके १९३७ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 
Mumbai 400 001, dated the 22nd December 2015 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB . 2012 /CR -51/Rajgurunagar/PR -5 . - Whereas, the Government of Maharashtra , under 
the Government Notification , Urban Development Department, No. MUP - 2012 / C . R . 65 / 
Reconstruct- 21/UD - 19 ( 2 ), dated the 14th August 2014 (hereinafter referred to as “ The said 
notification ” ) issued in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 2 ), (2A ) and ( 3 ) of section 
3 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 
(Mah . XL of 1965 ), has specified the local area of revenue village of Rajgurunagar , in Pune District 
to be a smaller urban area, for which a Municipal Council by the name of the Rajgurunagar 
Municipal Council is constituted ; 

And whereas, pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority ( including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause ( vi ) of 
sub -section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 
1961 (Mah . V of 1962 ). 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -clause ( vi ) of clause ( d ) of 
sub - section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 
1961, and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby 
directs that all the assets , rights and liabilities of the Pune Zilla Parishad , in respect of the 
revenue village Rajgurunagar Pune District ( including the rights and liabilities under any 
agreement or contract made by it ), shall stands transferred to and shall vest in the Municipal 
Council of Rajgurunagar , on the terms and conditions specified in the Government Resolution , 
Rural Development and Water Conservation Department, No. MPH - 1997 /CR -645 /56 (47), dated 
the 20th July , 1999 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , डिसेंबर २२, २०१५/ पौष १, शके १९३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक २२ डिसेंबर २०१५ 

आदेश 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१. 

__ क्रमांक झेडपीबी . २०११ /सीआर- १५ /पं. रा.५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ 
( १९६५ चा महा. ४० ) याच्या कलम ६ चा पोट -कलम ( १) चा खंड ( क ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्रमांक एमयुपी. २००८ / २९३८ / प्र.क्र . ४६६ / पुनर्बाधणी-१७/ नवी- १९ , दिनांक २१ ऑगस्ट 
२०१४ ( यात यापुढे जिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे.) अन्वये महाराष्ट्र शासनाने इचलकरंजी नगरपरिषदेच्या हद्दीत 
बदल करून त्यात कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले गटातील मौ . कबनुर या महसुली गावाचे स्थानिक क्षेत्र सामाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ ( १९६२ चा पाच) याच्या 
कलम २५५ च्या पोट - कलम ( २) चा खंड ( सहा ) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता, हक्क आणि दायित्वे (यामध्ये स्थानिक 
प्राधिकरणाने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे 
हस्तांतरित करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ ( १९६२ चा पाच) याच्या कलम २५५ च्या पोट- कलम ( २ ) 
चा खंड ( घ) चा पोट - खंड ( सहा) द्वारे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासन याद्वारे , असा निदेश देते की, कोल्हापूर जिल्ह्यातील मौ. कबनुर या महसुली गावासंबंधात कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता, हक्क आणि 
दायित्वे (तिने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) ही, शासन निर्णय , ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
क्रमांक एमपीएच.१९९७/सीआर -६४५ /५६( ४७), दि . २० जुलै १९९९ या मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर इचलकरंजी नगरपरिषदेकडे 
हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गिरीश भालेराव , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - अ ( म . उ.वि .) - ११४- २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, डिसेंबर २२, २०१५ / पौष १, शके १९३७ 
RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 
Mumbai 400 001, dated the 22nd December 2015 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS Act, 1961. 

No. ZPB . 2011/CR - 15 / Ichalkaranji/PR -5 . - Whereas , the Government of Maharashtra , under 
the Government Notification , Urban Development Department , No. MUP. 2008 / 2938 / C . R . 466 / 
Reconstruction - 17 /UD - 19 , dated the 21st August 2014 (hereinafter referred to as “ the said 
notification ” ) issued in exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub -section ( 1 ) of section 
6 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 
(Mah . XL of 1965 ), altered the limits of the Ichalkaranji Municipal Council; and included therein 
the local areas of revenue village of Kubnur , in Hatkanagale Block of Kolhapur District mentioned 
in the Schedule appended to the said notification ; 

And whereas , pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets, rights and liabilities of the existing local authority ( including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause ( vi) of 
sub - section (2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 
1961 (Mah . V of 1962 ) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - clause ( vi) of clause ( d ) of 
sub -section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 
1961 (Mah . V of 1962 ) and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of 
Maharashtra hereby directs that all the assets , rights and liabilities of the Kolhapur Zilla Parishad, 
in respect of the revenue village Kabnur in Hatkanagale Block of Kolhapur District ( including 
the rights and liabilities under any agreement or contract made by it ), shall stands transferred 
to and shall vests in the Ichalkaranji Municipal Council on the terms and conditions specified in 
the Government Resolution , Rural Development and Water Conservation Department, 
No. MPH 1997 /CR -645 /56 (47 ), dated the 20th July 1999 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


overnme 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , डिसेंबर २२, २०१५/ पौष १, शके १९३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक २२ डिसेंबर २०१५ 

आदेश 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी. २०१५ / प्र. क्र . २ / जळकोट /पं. रा. ५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९६५ (१९६५ चा महा. ४०) याच्या कलम ३४१अ चा पोट -कलम ( १) (१अ ) व ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्रमांक एमसीओ. २०१४ / प्र.क्र . १६९ / नवी-१४ , दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१५ 
( यात यापुढे जिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे.) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ अ चा पोट -कलम (२ ) 
मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने लातूर जिल्ह्यातील जळकोट महसुली गावाचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले 
आहे आणि त्याकरिता जळकोट नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत स्थापन करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ (१९६२ चा पाच ) याच्या 
कलम २५५ च्या पोट - कलम ( २) चा खंड ( सहा ) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता , हक्क आणि दायित्वे (यामध्ये स्थानिक 
प्राधिकरणाने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे 
हस्तांतरित करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम २५५ च्या पोट-कलम (२) चा खंड (घ ) चा 
पोट- खंड ( सहा ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 
असा निदेश देते की , लातूर जिल्ह्यातील जळकोट महसुली गावासंबंधात , लातूर जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता , हक्क आणि दायित्वे ( तिने केलेला 
कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून) ही, शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक मपाह -१९९७ / 
प्र.क्र . ६४५ / ५६( ४७), दि . २० जुलै १९९९ या मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर जळकोट नगरपंचायतीकडे हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे 
असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


गिरीश भालेराव , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - अ ( म . उ.वि .) - ११४ - २अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप-विभाग, डिसेंबर २२, २०१५ /पौष १, शके १९३७ 
RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 
Mumbai 400 001, dated the 22nd December 2015 


Order 


er 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB . 2015 /CR - 20 / Jalkot/PR -5 . - Whereas, the Government of Maharashtra , under the 
Government Notification , Urban Development Department , No. MCO .2014 /C . R . 169 /UD - 14 , dated 
the 24th February 2015 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ) issued in exercise of 
the powers conferred by sub - sections ( 1), ( 1A ) and (2 ) of section 341A of the Maharashtra Municipal 
Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ), has specified 
the local area of revenue village of Jalkot in Latur District to be a transitional area , for which a 
Nagar Panchayat, as provided in sub -section (2 ) of section 341A of the said Act, by the name of 
the Jalkot Nagar Panchayat, is constituted ; 

And whereas , pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause ( vi ) of 
sub - section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 
1961 (Mah . V of 1962) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - clause ( vi) of clause ( d ) of 
sub -section (2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 
1961 (Mah . V of 1962), and of all other powers enabling it in this behalf, the Government of 
Maharashtra hereby directs that all the assets , rights and liabilities of the Latur Zilla Parishad , 
in respect of the revenue village Jalkot in Latur District (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it), shall stands transferred to and shall vest in the 
Nagar Panchayat of Jalkot , on the terms and conditions specified in the Government Resolution , 
Rural Development and Water Conservation Department, No. MPH . 1997 /CR -645 /56 (47 ), 
dated the 20th July 1999 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


Governme 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , डिसेंबर २२, २०१५/ पौष १, शके १९३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक २२ डिसेंबर २०१५ 

आदेश 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१. 
____ क्रमांक झेडपीबी. २०१५ /प्र.क्र . २/ देवणी /पं.रा.५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ 
(१९६५ चा महा. ४० ) याच्या कलम ३४१अ चा पोट -कलम ( १), (१अ) व ( २ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्रमांक एमसीओ. २०१४ / प्र. क्र . १६९ / नवि -१४ , दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१५ (यात 
यापुढे जिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे.) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ अ चा पोट - कलम ( २) मध्ये 
तरतूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने लातूर जिल्ह्यातील देवणी महसुली गावांचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे 
आणि त्याकरिता देवणी नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत स्थापन करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ (१९६२ चा पाच ) याच्या 
कलम २५५ च्या पोट - कलम ( २) चा खंड ( सहा ) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता, हक्क आणि दायित्वे ( यामध्ये स्थानिक 
प्राधिकरणाने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे 
हस्तांतरित करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम २५५ च्या पोट-कलम (२) चा खंड (घ ) चा 
पोट- खंड ( सहा ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 
असा निदेश देते की , लातूर जिल्ह्यातील देवणी महसुली गावासंबंधात , लातूर जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता , हक्क आणि दायित्वे (तिने केलेला 
कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायीत्वे धरून) ही , शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक मपाह - १९९७ / 
प्र.क्र .- ६४५ / ५६( ४७), दि . २० जुलै १९९९ या मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर देवणी नगर पंचायतीकडे हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे 
असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


गिरीश भालेराव , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , डिसेंबर २२, २०१५ / पौष १, शके १९३७ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 
Mumbai 400 001, dated the 22nd December 2015 


Order 


er 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB . 2015 /CR - 2 /Devni/PR -5 . - Whereas , the Government of Maharashtra , under the 
Government Notification , Urban Development Department, No. MCO - 2014 / C .R . 169/UD - 14 , dated 
the 24th February 2015 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ) issued in exercise of 
the powers conferred by sub - sections ( 1), ( 1A ) and (2 ) of section 341A of the Maharashtra Municipal 
Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ), has specified 
the local area of revenue village of Devni, in Latur District to be a transitional area , for which a 
Nagar Panchayat, as provided in sub -section ( 2 ) of section 341A of the said Act, by the name of 
the Devni Nagar Panchayat, is constituted ; 

And whereas , pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause ( vi ) of 
sub - section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 
1961 (Mah . V of 1962) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - clause ( vi ) of clause (d ) of 
sub -section (2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 
1961 (Mah . V of 1962), and of all other powers enabling it in this behalf, the Government of 
Maharashtra hereby directs that all the assets , rights and liabilities of the Latur Zilla Parishad , 
in respect of the revenue village Devni in Latur District ( including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ), shall stands transferred to and shall vest in the 
Nagar Panchayat of Devni, on the terms and conditions specified in the Government Resolution , 
Rural Development and Water Conservation Department, No. MPH - 1997 /CR -645 /56 (47), dated 
the 20th July 1999. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


Governme 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , डिसेंबर २२, २०१५/ पौष १, शके १९३७ 


. 


. 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ , फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक २२ डिसेंबर २०१५ 

आदेश 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी. २०१५/ प्र.क्र . २ /शिरुर अनंतपाळ /पं. रा. ५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 
१९६५ (१९६५ चा महा. ४० ) याच्या कलम ३४१अ चा पोट-कलम (१ ), (१अ) व ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगर विकास विभाग क्रमांक एमसीओ. २०१४ / प्र. क्र . १६९ / नवि -१४, दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१५ (यात 
यापुढे जिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे .) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ अ चा पोट - कलम ( २) मध्ये 
तरतूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने लातूर जिल्ह्यातील शिरुर अनंतपाळ महसुली गावाचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले 
आहे आणि त्याकरिता शिरूर अनंतपाळ नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत स्थापन करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ (१९६२ चा पाच ) याच्या 
कलम २५५ च्या पोट - कलम ( २) चा खंड ( सहा ) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता , हक्क आणि दायित्वे ( यामध्ये स्थानिक 
प्राधिकरणाने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे 
हस्तांतरित करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम २५५ च्या पोट -कलम (२) चा खंड (घ ) चा 
पोट - खंड ( सहा ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 
असा निदेश देते की , लातूर जिल्ह्यातील शिरुर अनंतपाळ महसुली गावासंबंधात , लातूर जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता, हक्क आणि दायित्वे (तिने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायीत्वे धरून ) ही , शासन निर्णय , ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक 
मपाह - १९९७/ प्र.क्र . ६४५ / ५६( ४७), दि . २० जुलै १९९९ या मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर शिरुर अनंतपाळ नगर पंचायतीकडे 
हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


गिरीश भालेराव, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, डिसेंबर २२, २०१५ / पौष १, शके १९३७ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, 
Mumbai 400 001, dated the 22nd December 2015 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB 2015 /CR - 2 /Shirur Anantpal/PR -5 . - Whereas, the Government ofMaharashtra , under 
the Government Notification , Urban Development Department, No. MCO - 2014 / C . R . 169/UD - 14 , 
dated the 24th February 2015 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ) issued in exercise 
of the powers conferred by sub -sections ( 1), ( 1A ) and ( 2 ) of section 341A of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ), 
has specified the local area of revenue villages of Shirur Anantpal in Latur District to be a 
transitional area , for which a Nagar Panchayat, as provided in sub - section ( 2 ) of section 341A of 
the said Act, by the name of the Shirur Anantpal Nagar Panchayat , is constituted ; 

And whereas , pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority ( including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it) to the successor local authority under clause ( vi) of 
sub -section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 
1961 (Mah . V of 1962) ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub - clause (vi) of clause (d ) of 
sub -section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 
1961 (Mah . V of 1962), and of all other powers enabling it in this behalf, the Government of 
Maharashtra hereby directs that all the assets, rights and liabilities of the Latur Zilla Parishad , 
in respect of the revenue villages Shirur Anantpal in Latur District (including the rights and 
liabilities under any agreement or contract made by it), shall stands transferred to and shall vest 
in the Nagar Panchayat of Shirur Anantpal, on the terms and conditions specified in 
the Government Resolution , Rural Development and Water Conservation Department, 
No. MPH 1997/CR -645 /56 (47), dated the 20th July 1999 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , डिसेंबर २२, २०१५/ पौष १, शके १९३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक २२ डिसेंबर , २०१५ . 

आदेश 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी. २०१५ /प्र.क्र . २/ चाकूर / पं. रा.५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ 
( १९६५ चा महा. ४० ) याच्या कलम ३४१अ चा पोट - कलम (१), (१अ ) व ( २ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसुचना नगर विकास विभाग क्रमांक एमसीओ. २०१४ /प्र. क्र . १६९ / नवि -१४, दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१५ (यात 
यापुढे जिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे.) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ अ चा पोट -कलम (२) मध्ये 
तरतूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने लातूर जिल्ह्यातील चाकूर , माहुरवाडी व सरणवाडी महसुली गावाचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून 
विनिर्दिष्ट केले आहे आणि त्याकरिता चाकूर नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत स्थापन करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ ( १९६२ चा पाच) याच्या 
कलम २५५ च्या पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( सहा ) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता, हक्क आणि दायित्वे ( यामध्ये स्थानिक 
प्राधिकरणाने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे 
हस्तांतरीत करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम २५५ च्या पोट -कलम (२) चा खंड (घ ) चा 
पोट - खंड ( सहा) द्वारे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 
असा निदेश देते की , लातूर जिल्ह्यातील चाकूर, माहुरवाडी व सरणवाडी महसुली गावासंबंधात , लातूर जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता , हक्क आणि 
दायित्वे ( तिने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) ही , शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग 
क्रमांक -मपाह- १९९७/प्र.क्र .-६४५ / ५६( ४७), दि . २० जुलै १९९९ या मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर चाकूर नगर पंचायतीकडे 
हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


गिरीश भालेराव , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - अ ( म. उ. वि .) - ११४ - ३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, डिसेंबर २२, २०१५ / पौष १, शके १९३७ 
RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, 
Mumbai 400 001, Dated the 22nd December 2015 . 


Order 


vern 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB . 2015 /CR - 2 /Chakur /PR -5 . - Whereas , the Government of Maharashtra , under the 
Government Notification , Urban Development Department, No . MCO - 2014 / C . R . 169 /UD - 14 , dated 
the 24th February 2015 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ) issued in exercise of 
the powers conferred by sub -sections ( 1 ), ( 1A ) and ( 2 ) of section 341A of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ), has specified 
the local area of revenue villages of Chakur, Mahurwadi and Saranwadi in Latur District to be a 
transitional area , for which a Nagar Panchayat, as provided in sub -section ( 2 ) of section 341A of 
the said Act , by the name of the Chakur Nagar Panchayat, is constituted ; 

And whereas , pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause (vi ) of 
sub - section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 
1961 (Mah . V of 1962) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - clause ( vi ) of clause ( d ) of 
sub -section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 
(Mah . V of 1962 ), and of all other powers enabling it in this behalf , the Government of Maharashtra 
hereby directs that all the assets , rights and liabilities of the Latur Zilla Parishad , in respect of 
the revenue villages Chakur , Mahurwadi and Saranwadi in Latur District ( including the rights 
and liabilities under any agreement or contract made by it), shall stands transferred to and shall 
vest in the Nagar Panchayat of Chakur, on the terms and conditions specified in the Government 
Resolution , Rural Development and Water Conservation Department , No. MPH - 1997 /CR -645 / 
56 (47), dated the 20th July, 1999 . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


overnme 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , डिसेंबर २२, २०१५/ पौष १, शके १९३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक २२ डिसेंबर , २०१५ . 


आदेश 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी . २०१५ /प्र.क्र . ४ / शहापूर/ पं.रा .५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९६५ (१९६५ चा महा. ४० ) याच्या कलम ३४१अ चा पोट - कलम ( १), (१अ ) व ( २ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्रमांक एमयुपी . २०१४ / प्र. क्र . १९७ / नवि - १९, दिनांक ११ मार्च २०१५ (यात यापुढे 
जिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे. ) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ अ चा पोट - कलम ( २) मध्ये तरतूद 
केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर महसुली गावाचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे आणि 
त्याकरिता शहापूर नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत स्थापन करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ ( १९६२ चा पाच) याच्या 
कलम २५५ च्या पोट - कलम (२ ) चा खंड ( सहा ) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता, हक्क आणि दायित्वे (यामध्ये स्थानिक 
प्राधिकरणाने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे 
हस्तांतरीत करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम २५५ च्या पोट - कलम ( २) चा खंड ( घ ) चा 
पोट- खंड ( सहा) द्वारे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे, 
असा निदेश देते की , ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर महसुली गावासंबंधात , ठाणे जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता , हक्क आणि दायित्वे (तिने केलेला 
कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून) ही , शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक -मपाह .१९९७ / 
प्र . क्र . ६४५ / ५६( ४७), दि . २० जुलै १९९९ या मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर शहापूर नगर पंचायतीकडे हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे 
असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


गिरीश भालेराव, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - अ( म .उ.वि .) - ११४-३अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, डिसेंबर २२, २०१५ / पौष १, शके १९३७ 
RURAL DEVELOPMENT AND WATERCONSERVATION DEPARTMENT, 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, 
Mumbai 400 001 , Dated the 22nd December 2015 . 


Order 


ARASH . 


RISHADS A 


NCHAYAT 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB . 2015 /CR - 4 / Shahapur/PR - 5 . — Whereas, the Government of Maharashtra , under the 
Government Notification , Urban Development Department, No. MUP - 2014 /C . R . 197 /UD - 19 , dated 
the 11th March 2015 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ) issued in exercise of the 
powers conferred by sub -sections ( 1), ( 1A ) and ( 2 ) of section 341A of the Maharashtra Municipal 
Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ), has specified 
the local area of revenue village of Shahapur in Thane District to be a transitional area , for which 
a Nagar Panchayat, as provided in sub -section (2 ) of section 341A of the said Act , by the name of 
the Shahapur Nagar Panchayat, is constituted ; 

And whereas , pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets, rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause (vi) of 
sub - section (2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 
1961 (Mah . V of 1962) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - clause ( vi ) of clause (d ) of 
sub -section (2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 
(Mah . V of 1962), and of all other powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra 
hereby directs that all the assets , rights and liabilities of the Thane Zilla Parishad , in respect of 
the revenue village Shahapur in Thane District ( including the rights and liabilities under any 
agreement or contract made by it), shall stands transferred to and shall vest in the Nagar 
Panchayat of Shahapur, on the terms and conditions specified in the Government Resolution , 
Rural Development and Water Conservation Department, No. MPH - 1997/CR -645 /56 (47) , dated 
the 20th July , 1999. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


overnme 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , डिसेंबर २२, २०१५/ पौष १, शके १९३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २२ डिसेंबर, २०१५ . 

आदेश 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी २०१५ /प्र.क्र . ४/ मुरबाड /पं. रा.५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ 
(१९६५ चा महा. ४० ) याच्या कलम ३४१अ चा पोट - कलम (१), ( १अ ) व ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगर विकास विभाग क्रमांक एमयुपी . २०१४ / प्र. क्र . १९७ / नवि - १९ , दिनांक ११ मार्च २०१५ ( यात यापुढे 
जिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे.) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ अ चा पोटकलम (२ ) मध्ये तरतूद 
केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड , शास्त्रीनगर व माळीनगर महसुली गावाचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून 
विनिर्दिष्ट केले आहे आणि त्याकरिता मुरबाड नगरपंचायत यां नावाने एक नगरपंचायत स्थापन करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ ( १९६२ चा पाच ) याच्या 
कलम २५५ च्या पोट - कलम ( २) चा खंड ( सहा ) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता, हक्क आणि दायित्वे ( यामध्ये स्थानिक 
प्राधिकरणाने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे 
हस्तांतरीत करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम २५५ च्या पोट-कलम (२) चा खंड (घ ) चा 
पोट - खंड ( सहा) द्वारे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 
असा निदेश देते की , ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड, शास्त्रीनगर व माळीनगर महसुली गावासंबंधात, ठाणे जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता, हक्क आणि 
दायित्वे (तिने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायीत्वे धरून ) ही, शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग 
क्रमांक - मपाह. १९९७/ प्र. क्र . ६४५ / ५६( ४७), दि . २० जुलै १९९९ या मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर मुरबाड नगर पंचायतीकडे 
हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


गिरीश भालेराव , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, डिसेंबर २२, २०१५ / पौष १, शके १९३७ 
RURAL DEVELOPMENT AND WATERCONSERVATION DEPARTMENT, 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, 
Mumbai 400 001, Dated the 22nd December 2015 . 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB . 2015 /CR - 4 /Murbad /PR -5 . — Whereas , the Government of Maharashtra , under the 
Government Notification , Urban Development Department, No. MUP - 2014 /C . R . 197 /UD - 19 , dated 
the 11th March 2015 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ) issued in exercise of the 
powers conferred by sub -sections ( 1 ), ( 1A ) and (2 ) of section 341A of the Maharashtra Municipal 
Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ), has specified 
the local area of revenue villages of Murbad , Shastrinagar and Malinagar in Thane District to be 
a transitional area , for which a Nagar Panchayat, as provided in sub - section ( 2 ) of section 341A of 
the said Act, by the name of the Murbad Nagar Panchayat, is constituted ; 

And whereas , pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets, rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause (vi) of 
sub -section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 
1961 (Mah . V of 1962) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - clause (vi ) of clause ( d ) of 
sub -section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 
(Mah . V of 1962), and of all other powers enabling it in this behalf , the Government of Maharashtra 
hereby directs that all the assets , rights and liabilities of the Thane Zilla Parishad , in respect of 
the revenue villages Murbad , Shastrinagar and Malinagar in Thane District ( including the rights 
and liabilities under any agreement or contrsact made by it ), shall stands transferred to and 
shall vest in the Nagar Panchayat of Murbad , on the terms and conditions specified in the 
Government Resolution , Rural Development and Water Conservation Department, No . MPH 
1997 /CR -645 /56 (47), dated the 20th July , 1999 . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


Governme 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , डिसेंबर २२, २०१५/ पौष १, शके १९३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग , 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ . 

दिनांक २२ डिसेंबर, २०१५ . 


आदेश 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१. 

___ क्रमांक झेडपीबी २०१५/ प्र.क्र . १५ / बाभुळगाव/ पं. रा. ५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 
१९६५ ( १९६५ चा महा. ४० ) याच्या कलम ३४१अ चा पोटकलम ( १), (१अ) व ( २ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगर विकास विभाग क्र . एमयुएन . २०१४ / प्र.क्र . ९५/ नवि -१८ , दि . ८ एप्रिल २०१५ ( यात यापुढे जिचा 
“ उक्त अधिसूचना ” असानिर्देश करण्यात आला आहे.) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ अ चा पोटकलम ( २) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे 
महाराष्ट्र शासनाने यवतमाळ जिल्ह्यातील बाभुळगाव, हैबतपूर व चांदापूर महसुली गावांचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले 
आहे आणि त्याकरिता भाबुळगाव नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत स्थापन करण्यात आली आहे; 

___ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ ( १९६२ चा पाच ) याच्या कलम 
२५५ च्या पोट- कलम ( २) चा खंड ( सहा ) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता , हक्क आणि दायित्वे ( यामध्ये स्थानिक प्राधिकरणाने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत 
करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे; 

त्याअर्थी , आता . महाराष्ट जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम २५५ च्या पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( घ ) चा 
पोट- खंड ( सहा ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 
असा निदेश देते की , यवतमाळ जिल्ह्यातील बाभुळगाव , हैबतपूर व चांदापूर महसुली गावांसंबधात , यवतमाळ जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता, हक्क 
आणि दायित्वे (तिने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) ही , शासन निर्णय , ग्राम विकास व जलसंधारण 
विभाग क्रमांक - मपाह १९९७ /प्र. क्र .- ६४५ / ५६( ४७ ), दि . २० जुलै १९९९ या मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर बाभुळगाव नगर 
पंचायतीकडे हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


गिरीश भालेराव , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, डिसेंबर २२, २०१५ / पौष १, शके १९३७ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATERCONSERVATION DEPARTMENT, 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 
Mumbai 400 001, Dated the 22nd December 2015 . 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No . ZPB . 2015 /CR - 15 /Bhabulgaon /PR -5 . — Whereas, the Government of Maharashtra , under 
the Government Notification , Urban Development Department, No . MUN - 2014 / C . R . 95 /UD - 18 , 
dated the 8th April 2015 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ) issued in exercise of 
the powers conferred by sub -sections ( 1 ), ( 1A ) and ( 2 ) of section 341A of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ), has specified 
the local area of revenue villages of Babhulgaon , Haibatpur and Chandapur in Yavatmal District 
to be a transitional area , for which a Nagar Panchayat, as provided in sub - section ( 2 ) of section 
341A of the said Act, by the name of the Babhulgaon Nagar Panchayat, is constituted ; 

And whereas, pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause ( vi) of 
sub -section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 
1961 (Mah . V of 1962) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - clause (vi ) of clause ( d ) of 
sub -section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 
(Mah . V of 1962), and of all other powers enabling it in this behalf, theGovernment of Maharashtra 
hereby directs that all the assets , rights and liabilities of the Yavatmal Zilla Parishad , in respect 
of the revenue villages Babhulgaon , Haibatpur and Chandapur in Yavatmal District ( including 
the rights and liabilities under any agreement or contract made by it), shall stands transferred to 
and shall vest in the Nagar Panchayat of Babhulgaon , on the terms and conditions specified in 
the Government Resolution , Rural Development and Water Conservation Department, No. MPH 
1997 /CR -645 / 56 (47), dated the 20th July , 1999 . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


Governme 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , डिसेंबर २२, २०१५/ पौष १, शके १९३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१५ , 

दिनांक २२ डिसेंबर २०१५ 

__ आदेश 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी. २०१५ /प्र.क्र . १५ / मारेगाव / पं. रा.५ . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९६५ ( १९६५ चा महा. ४०) याच्या कलम ३४१अ चा पोट-कलम (१ ), (१अ) व ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्र . एमयुएन . २०१४ / प्र. क्र . ९५ / नवि -१८ , दिनांक ८ एप्रिल २०१५ (यात यापुढेजिचा 
“उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे.) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ अ चा पोटकलम ( २) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे 
महाराष्ट्र शासनाने यवतमाळ जिल्ह्यातील मारेगाव महसुली गावाचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे आणि त्याकरिता 
मारेगाव नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत स्थापन करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ ( १९६२ चा पाच ) याच्या कलम 
२५५ च्या पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( सहा ) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता. हक्क आणि दायित्वे ( यामध्ये स्थानिक प्राधिकरणाने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित 
करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम २५५ च्या पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( घ ) चा 
पोट - खंड ( सहा ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 
असा निदेश देते की , यवतमाळ जिल्ह्यातील मारेगाव महसुली गावासंबंधात, यवतमाळ जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता , हक्क आणि दायित्वे (तिने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून) ही , शासन निर्णय , ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक मपाह . 
१९९७/ प्र.क्र . ६४५/ ५६( ४७ ), दिनांक २० जुलै १९९९ यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर मारेगाव नगरपंचायतीकडे हस्तांतरित 
झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गिरीश भालेराव, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - अ( म . उ. वि .) - ११४- ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ- मध्य उप -विभाग, डिसेंबर २२ , २०१५ / पौष १, शके १९३७ 
RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, 
Mumbai 400 001, dated the 22nd December 2015 


Order 


V 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB . 2015 /CR - 15 /Maregaon /PR - 5 . — Whereas , the Government of Maharashtra , under 
the Government Notification , Urban Development Department, No. MUN - 2014 / C . R . 95 /UD - 18 , 
dated the 8th April 2015 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ) issued in exercise of 

sections ( 1), ( 1A ) and (2 ) of section 341A of the Maharashtra Municipal 
Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ), has specified 
the local area of revenue villages of Maregaon in Yavatmal District to be a transitional area , for 
which a Nagar Panchayat, as provided in sub - section ( 2 ) of section 341A of the said Act , by the 
name of the Maregaon Nagar Panchayat , is constituted ; 

And whereas, pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause (vi ) of 
sub - section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 
1961 (Mah . V of 1962) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - clause ( vi ) of clause ( d ) of 
sub -section (2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 
(Mah . V of 1962 ), and of all other powers enabling it in this behalf, the Government ofMaharashtra 
hereby directs that all the assets , rights and liabilities of the Yavatmal Zilla Parishad , in respect 
of the revenue villages Maregaon in Yavatmal District (including the rights and liabilities under 
any agreement or contract made by it ), shall stands transferred to and shall vest in the Nagar 
Panchayat of Maregaon , on the terms and conditions specified in the Government Resolution , 
Rural Development and Water Conservation Department , No. MPH . 1997 /CR -645 /56 (47), dated 
the 20th July 1999. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


Governm 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , डिसेंबर २२, २०१५/ पौष १, शके १९३७ 


२७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दिनांक २२ डिसेंबर २०१५ 


आदेश 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी २०१५ / प्र.क्र . १५ / महागाव /पं. रा.५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९६५ (१९६५ चा महा. ४० ) याच्या कलम ३४१अ चा पोट - कलम (१ ), (१अ) व ( २ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्र . एमयुएन. २०१४ / प्र.क्र . ९५ / नवि-१८, दिनांक ८ एप्रिल २०१५ ( यात यापुढे जिचा 
“ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे .) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ अ चा पोट- कलम ( २) मध्ये तरतूद 
केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने यवतमाळ जिल्ह्यातील महागाव महसुली गावाचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे 
आणि त्याकरिता महागाव नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत स्थापन करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ (१९६२ चा पाच) याच्या कलम 
२५५ च्या पोट -कलम ( २ ) चा खंड ( सहा ) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता, हक्क आणि दायित्वे ( यामध्ये स्थानिक प्राधिकरणाने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित 
करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी, आता. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम २५५ च्या पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( घ ) चा 
पोट- खंड ( सहा) द्वारे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 
असा निदेश देते की , यवतमाळ जिल्ह्यातील महागाव महसुली गावासंबंधात, यवतमाळ जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता , हक्क आणि दायित्वे (तिने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) ही , शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक मपाह. 
१९९७/ प्र.क्र . ६४५ / ५६( ४७ ), दिनांक २० जुलै १९९९ यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर महागाव नगरपंचायतीकडे हस्तांतरित 
झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गिरीश भालेराव , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - अ ( म. उ. वि .) - ११४ - ४अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, डिसेंबर २२ , २०१५ / पौष १, शके १९३७ 
RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, 
Mumbai 400 001, dated the 22nd December 2015 


Order 


1 


RAS 


RISHADS A 


NCHAYAT 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No . ZPB . 2015 /CR - 15 /Mahagaon /PR - 5 . — Whereas, the Government of Maharashtra , under 
the Government Notification , Urban Development Department, No . MUN . 2014 /C . R . 95 /UD - 18 , 
dated the 8th April 2015 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ) issued in exercise of 
the powers conferred by sub -sections ( 1 ), ( 1A ) and ( 2 ) of section 341A of the Maharashtra Municipal 
Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ), has specified 
the local area of revenue villages of Mahagaon in Yavatmal District to be a transitional area , for 
which a Nagar Panchayat, as provided in sub - section ( 2 ) of section 341A of the said Act , by the 
name of the Mahagaon Nagar Panchayat, is constituted ; 

And whereas , pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause ( vi) of 
sub - section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 
1961 (Mah . V of 1962 ) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -clause ( vi) of clause (d ) of 
sub -section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 
(Mah . V of 1962), and of all other powers enabling it in this behalf, the Government ofMaharashtra 
hereby directs that all the assets , rights and liabilities of the Yavatmal Zilla Parishad , in respect 
of the revenue villages Mahagaon in Yavatmal District ( including the rights and liabilities under 
any agreement or contract made by it ), shall stands transferred to and shall vest in the Nagar 
Panchayat of Mahagaon , on the terms and conditions specified in the Government Resolution , 
Rural Development and Water Conservation Department , No. MPH . 1997 /CR -645 /56 (47), dated 
the 20th July 1999 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , डिसेंबर २२, २०१५/ पौष १, शके १९३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ , 

दिनांक २२ डिसेंबर २०१५ 

आदेश 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी. २०१५ / प्र.क्र . १५ / राळेगाव / पं. रा. ५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९६५ ( १९६५ चा महा. ४० ) याच्या कलम ३४१अ चा पोट-कलम ( १), (१अ) व ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्र . एमयुएन . २०१४ / प्र.क्र . ९५ / नवि - १८, दिनांक ८ एप्रिल २०१५ ( यात यापुढेजिचा 
“ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे. ) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ अ चा पोट- कलम ( २ ) मध्ये तरतूद 
केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने यवतमाळ जिल्ह्यातील राळेगाव महसुली गावाचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे 
आणि त्याकरिता राळेगाव नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत स्थापन करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ (१९६२ चा पाच ) याच्या कलम 
२५५ च्या पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( सहा ) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता. हक्क आणि दायित्वे ( यामध्ये स्थानिक प्राधिकरणाने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित 
करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम २५५ च्या पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( घ ) चा 
पोट - खंड ( सहा ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 
असा निदेश देते की , यवतमाळ जिल्ह्यातील राळेगाव महसुली गावासंबंधात , यवतमाळ जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता, हक्क आणि दायित्वे (तिने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून) ही , शासन निर्णय , ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक मपाह . 
१९९७/ प्र.क्र . ६४५/ ५६ ( ४७), दिनांक २० जुलै १९९९ यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर राळेगाव नगरपंचायतीकडे हस्तांतरित 
झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


गिरीश भालेराव, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ- मध्य उप -विभाग, डिसेंबर २२ , २०१५ / पौष १, शके १९३७ 
RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, 
Mumbai 400 001, dated the 22nd December 2015 


Order 


name 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB . 2015 /CR - 15 /Ralegaon /PR - 5 . — Whereas, the Government of Maharashtra , under the 
Government Notification , Urban Development Department, No. MUN . 2014 / C . R . 95 /UD - 18 , dated 
the 8th April 2015 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ) issued in exercise of the 
powers conferred by sub -sections ( 1), ( 1A ) and (2 ) of section 341A of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965), has specified 
the local area of revenue villages of Ralegaon in Yavatmal District to be a transitional area , for 
which a Nagar Panchayat , as provided in sub -section ( 2 ) of section 341A of the said Act, by the 
name of the Ralegaon Nagar Panchayat, is constituted ; 

And whereas , pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause (vi) of 
sub -section (2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 
1961 (Mah . V of 1962) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - clause ( vi ) of clause ( d ) of 
sub - section (2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 
(Mah . V of 1962), and of all other powers enabling it in this behalf , the Government ofMaharashtra 
hereby directs that all the assets , rights and liabilities of the Yavatmal Zilla Parishad , in respect 
of the revenue villages Ralegaon in Yavatmal District ( including the rights and liabilities under 
any agreement or contract made by it ), shall stands transferred to and shall vest in the Nagar 
Panchayat of Ralegaon , on the terms and conditions specified in the Government Resolution , 
Rural Development and Water Conservation Department, No. MPH . 1997 /CR -645 /56 (47), dated 
the 20th July 1999. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , डिसेंबर २२, २०१५/ पौष १, शके १९३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ , 

दिनांक २२ डिसेंबर , २०१५ . 

आदेश 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी २०१५ /प्र.क्र . १५ / कळंब /पं. रा. ५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ 
( १९६५ चा महा . ४० ) याच्या कलम ३४१अ चा पोटकलम (१), ( १अ) व (२) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्र . एमयुएन . २०१४ / प्र.क्र . ९५ / नवि -१८ , दिनांक ८ एप्रिल २०१५ (यात यापुढेजिचा 
“ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे .) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ अ चा पोट -कलम (२ ) मध्ये तरतूद 
केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने यवतमाळ जिल्ह्यातील कळंब महसुली गावाचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे आणि 
त्याकरिता कळंब नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत स्थापन करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ ( १९६२ चा पाच) याच्या कलम 
२५५ च्या पोट -कलम (२ ) चा खंड ( सहा ) अन्वयेविद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता, हक्क आणि दायित्वे ( यामध्ये स्थानिक प्राधिकरणाने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित 
करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम २५५ च्या पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( घ ) चा 
पोट - खंड ( सहा) द्वारे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 
असा निदेश देते की , यवतमाळ जिल्ह्यातील कळंब महसुली गावासंबंधात , यवतमाळ जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता , हक्क आणि दायित्वे (तिने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) ही, शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक मपाह. 
१९९७/ प्र.क्र . ६४५ / ५६( ४७), दिनांक २० जुलै १९९९ यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर कळंब नगरपंचायतीकडे हस्तांतरित 
झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गिरीश भालेराव , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, डिसेंबर २२, २०१५ / पौष १, शके १९३७ 
RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 
Mumbai 400 001 , dated the 22nd December 2015 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No . ZPB . 2015 /CR - 15 /Kalamb /PR -5 . — Whereas, the Government of Maharashtra, under the 
Government Notification , Urban Development Department, No. MUN . 2014 /C . R .95 /UD - 18 , dated 
the 8th April 2015 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ) issued in exercise of the 
powers conferred by sub -sections ( 1 ), ( 1A ) and (2 ) of section 341A of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ), has specified 
the local area of revenue villages of Kalamb in Yavatmal District to be a transitional area , for 
which a Nagar Panchayat, as provided in sub - section ( 2 ) of section 341A of the said Act, by the 
name of the Kalamb Nagar Panchayat , is constituted ; 

And whereas , pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause (vi) of 
sub -section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 
1961 (Mah . V of 1962) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - clause (vi ) of clause ( d ) of 
sub -section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 
(Mah . V of 1962 ), and of all other powers enabling it in this behalf, the Government ofMaharashtra 
hereby directs that all the assets, rights and liabilities of the Yavatmal Zilla Parishad , in respect 
of the revenue villages Kalamb in Yavatmal District ( including the rights and liabilities under 
any agreement or contract made by it ), shall stands transferred to and shall vest in the Nagar 
Panchayat of Kalamb, on the terms and conditions specified in the Government Resolution , Rural 
Development and Water Conservation Department , No. MPH . 1997 /CR -645 / 56 ( 47 ) , dated the 20th 
July 1999. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


overnn 


3३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , डिसेंबर २२, २०१५/ पौष १, शके १९३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दिनांक २२ डिसेंबर २०१५ . 

आदेश 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी. २०१५ /प्र.क्र . १५ / झरी /पं. रा. ५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ 
( १९६५ चा महा . ४० ) याच्या कलम ३४१अ चा पोट -कलम (१) , (१अ) व ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्र . एमयूएन . २०१४ /प्र.क्र . ९५ / नवि -१८ , दिनांक ८ एप्रिल २०१५ (यात यापुढे जिचा 
“ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ अ चा पोट- कलम ( २) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे 
महाराष्ट्र शासनाने यवतमाळ जिल्ह्यातील झरी व शिरोला महसुली गावांचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे आणि 
त्याकरिता झरी नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत स्थापन करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा पाच) याच्या कलम 
२५५ च्या पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( सहा ) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता. हक्क आणि दायित्वे ( यामध्ये स्थानिक प्राधिकरणाने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित 
करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे. 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम २५५ च्या पोट-कलम ( २) चा खंड (घ ) चा 
पोट - खंड ( सहा ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 
असा निदेश देते की , यवतमाळ जिल्ह्यातील झरी व शिरोला महसुली गावांसंबधात , यवतमाळ जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता , हक्क आणि दायित्वे 
(तिने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) ही , शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक 
मपाह . १९९७/ प्र.क्र . ६४५ / ५६( ४७), दिनांक २० जुलै १९९९ या मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर झरी नगर पंचायतीकडे हस्तांतरित 
झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गिरीश भालेराव , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - अ( म.उ.वि .) - ११४ - ५ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, डिसेंबर २२, २०१५ / पौष १, शके १९३७ 
RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 
Mumbai 400 001, Dated the 22nd December 2015 . 


Order 


er 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No . ZPB . 2015 /CR - 15 /Zari/PR -5 . — Whereas, the Government of Maharashtra , under the 
Government Notification , Urban Development Department, No. MUN . 2014 / C . R . 95 /UD - 18 , dated 
the 8th April 2015 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ) issued in exercise of the 

sections ( 1), ( 1A ) and ( 2 ) of section 341A of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965), has specified 
the local area of revenue villages of Zari and Shirola in Yavatmal District to be a transitional 
area , for which a Nagar Panchayat, as provided in sub -section ( 2 ) of section 341A of the said Act , 
by the name of the Zari Nagar Panchayat, is constituted ; 

And whereas , pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause (vi) of 
sub -section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 
1961 (Mah . V of 1962). 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - clause (vi ) of clause ( d ) of 
sub -section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 
(Mah . V of 1962 ), and of all other powers enabling it in this behalf, the Government ofMaharashtra 
hereby directs that all the assets, rights and liabilities of the Yavatmal Zilla Parishad , in respect 
of the revenue villages Zari and Shirola in Yavatmal District (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ), shall stands transferred to and shall vest in the 
Nagar Panchayat of Zari, on the terms and conditions specified in the Government Resolution , 
Rural Development and Water Conservation Department , No. MPH . 1997 /CR -645 / 56 ( 47) , dated 
the 20th July 1999 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


overnn 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप-विभाग, डिसेंबर २२, २०१५ /पौष १, शके १९३७ 


३५ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दिनांक २२ डिसेंबर २०१५ . 


आदेश 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी . २०१५ /प्र.क्र . १३ / भामरागड / पं. रा.५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 
१९६५ ( १९६५ चा महा. ४० ) याच्या कलम ३४१अ चा पोट-कलम ( १), (१अ) व ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्र . एमयूएन . २०१४ /प्र.क्र . १०२/ नवि - १८ , दिनांक २३ एप्रिल २०१५ ( यात यापुढे 
जिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ अ चा पोट -कलम ( २ ) मध्ये तरतूद 
केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड, मेडपल्ली, कोयनगुडा, दुब्बागुडा , हेमलकसा, ताडगाव, बेजुर व हिनभट्टी 
महसुली गावांचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे आणि त्याकरिता भामरागड नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत 
स्थापन करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा पाच) याच्या कलम 
२५५ च्या पोट -कलम ( २ ) चा खंड ( सहा ) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता , हक्क आणि दायित्वे ( यामध्ये स्थानिक प्राधिकरणाने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित 
करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम २५५ च्या पोट -कलम (२ ) चा खंड ( घ ) चा 
पोट - खंड ( सहा ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 
असा निदेश देते की , गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड , मेडपल्ली, कोयनगुडा, दुब्बागुडा , हेमलकसा, ताडगाव, बेजुर व हिनभट्टी महसुली 
गावांसंबधात , गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता, हक्क आणि दायित्वे ( तिने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व 
दायित्वे धरून ) ही , शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक मपाह . १९९७ / प्र. क्र . ६४५ / ५६ (४७), दिनांक २० जुलै १९९९ या 
मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर भामरागड नगर पंचायतीकडे हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गिरीश भालेराव , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - अ( म. उ. वि .) - ११४-५अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, डिसेंबर २२, २०१५ / पौष १, शके १९३७ 
RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 
Mumbai 400 001, Dated the 22nd December 2015 . 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB . 2015 /CR - 13 /Bhamragad/PR -5 . — Whereas , the Government of Maharashtra , under 
the Government Notification , Urban Development Department, No. MUN . 2014 /C . R . 102/UD - 18 , 
dated the 23rd April 2015 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ) issued in exercise 
of the powers conferred by sub - sections ( 1 ), ( 1A ) and ( 2 ) of section 341A of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ), 
has specified the local area of revenue villages of Bhamragad , Medpalli, Koyanguda , Dubbaguda , 
Hemalkasa , Tadgaon , Bejur and Hinbhatti in Gadchiroli District to be a transitional area , for 
which a Nagar Panchayat , as provided in sub -section ( 2 ) of section 341A of the said Act , by the 
name of the Bhamragad Nagar Panchayat, is constituted ; 

And whereas, pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause (vi) of 
sub - section (2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 
1961 (Mah . V of 1962). 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -clause (vi) of clause (d ) of 
sub - section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 
(Mah . V of 1962), and of all other powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra 
hereby directs that all the assets , rights and liabilities of the Gadchiroli Zilla Parishad , in respect 
of the revenue villages Bhamragad , Medpalli, Koyanguda, Dubbaguda , Hemalkasa , Tadgaon , Bejur 
and Hinbhatti in Gadchiroli District (including the rights and liabilities under any agreement or 
contrsact made by it ), shall stands transferred to and shall vest in the Nagar Panchayat of 
Bhamragad , on the terms and conditions specified in the Government Resolution , Rural 
Development and Water Conservation Department , No. MPH . 1997 /CR -645 / 56 ( 47 ) , dated the 20th 
July 1999. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप-विभाग, डिसेंबर २२, २०१५ /पौष १, शके १९३७ 


३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दिनांक २२ डिसेंबर २०१५ . 


आदेश 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी. २०१५ / प्र.क्र . १३ /सिरोंचा /पं. रा. ५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 
१९६५ ( १९६५ चा महा. ४० ) याच्या कलम ३४१अ चा पोट-कलम ( १), (१अ) व ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगर विकास विभाग क्र . एमयूएन . २०१४ / प्र. क्र . १०२ / नवि-१८ , दिनांक २३ एप्रिल २०१५ ( यात यापुढे 
जिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ अ चा पोट- कलम (२ ) मध्ये तरतूद 
केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा व रामानुज गणपती महसुली गावांचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून 
विनिर्दिष्ट केले आहे आणि त्याकरिता सिरोंचा नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत स्थापन करण्यात आली आहे ; 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ ( १९६२ चा पाच) याच्या कलम 

। ( सहा ) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता. हक्क आणि दायित्वे ( यामध्ये स्थानिक प्राधिकरणाने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित 
करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम २५५ च्या पोट -कलम (२ ) चा खंड ( घ ) चा 
पोट - खंड ( सहा ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 
असा निदेश देते की , गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा व रामानुज गणपती महसुली गावांसंबंधात , गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता , हक्क 
आणि दायित्वे (तिने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून) ही, शासन निर्णय , ग्राम विकास व जलसंधारण 
विभाग क्रमांक मपाह . १९९७/ प्र.क्र . ६४५ / ५६( ४७ ), दिनांक २० जुलै १९९९ या मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर सिरोंचा नगर 
पंचायतीकडे हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गिरीश भालेराव, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, डिसेंबर २२, २०१५ / पौष १, शके १९३७ 
RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 
Mumbai 400 001, Dated the 22nd December 2015 . 


Order 


er 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB . 2015 /CR -13 /Sironcha/PR -5 . — Whereas , the Government of Maharashtra , under the 
Government Notification , Urban Development Department, No . MUN . 2014 /C . R . 102 /UD - 18 , dated 
the 23rd April 2015 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ) issued in exercise of the 
powers conferred by sub -sections ( 1 ), ( 1A ) and (2 ) of section 341A of the Maharashtra Municipal 
Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ), has specified 
the local area of revenue villages of Sironcha and Ramanuj Ganpati in Gadchiroli District to be a 
transitional area , for which a Nagar Panchayat , as provided in sub - section ( 2 ) of section 341A of 
the said Act , by the name of the Sironcha Nagar Panchayat, is constituted ; 

And whereas , pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause ( vi) of 
sub -section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 
1961 (Mah . V of 1962 ). 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - clause (vi ) of clause ( d ) of 
sub -section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 
(Mah . V of 1962 ), and of all other powers enabling it in this behalf, the Government ofMaharashtra 
hereby directs that all the assets , rights and liabilities of the Gadchiroli Zilla Parishad , in respect 
of the revenue villages Sironcha and Ramanuj Ganpati in Gadchiroli District (including the rights 
and liabilities under any agreement or contract made by it ), shall stands transferred to and shall 
vest in the Nagar Panchayat of Sironcha , on the terms and conditions specified in the Government 
Resolution , Rural Development and Water Conservation Department, No . MPH . 1997 /CR -645 / 
56 (47 ), dated the 20th July 1999 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


overnn 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप-विभाग, डिसेंबर २२, २०१५ /पौष १, शके १९३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दिनांक २२ डिसेंबर २०१५ 

आदेश 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी . २०१५ / प्र.क्र . १३/ कुरखेडा / पं.रा. ५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 
१९६५ ( १९६५ चा महा. ४० ) याच्या कलम ३४१अ चा पोट-कलम ( १), (१अ) व ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्र . एमयूएन . २०१४ /प्र.क्र . १०२/ नवि - १८ , दिनांक २३ एप्रिल २०१५ ( यात यापुढे 
जिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ अ चा 
पोट - कलम ( २) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने गडचिरोली जिल्ह्यातील कुरखेडा महसुली गावांचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र 
म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे आणि त्याकरिता कुरखेडा नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत स्थापन करण्यात आली आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ (१९६२ चा पाच ) याच्या कलम 
२५५ च्या पोट- कलम (२) चा खंड ( सहा ) अन्वयेविद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता , हक्क आणि दायित्वे ( यामध्ये स्थानिक प्राधिकरणाने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित 
करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम २५५ च्या पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( घ ) चा 
पोट- खंड ( सहा ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 
असा निदेश देते की , गडचिरोली जिल्ह्यातील कुरखेडा महसुली गावासंबंधात, गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता, हक्क आणि दायित्वे (तिने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) ही, शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक मपाह . 
१९९७/ प्र.क्र . ६४५ / ५६( ४७), दिनांक २० जुलै १९९९ या मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर कुरखेडा नगर पंचायतीकडे हस्तांतरित 
झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


गिरीश भालेराव, 
शासनाचे उप सचिव . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, डिसेंबर २२, २०१५ / पौष १, शके १९३७ 
RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 
Mumbai 400 001, Dated the 22nd December 2015 . 


Order 


ARASH 


RISHADS A 


CHAYA 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB . 2015 /CR - 13 /Kurkheda /PR -5 . — Whereas , the Government of Maharashtra , under 
the Government Notification , Urban Development Department, No. MUN . 2014 / C . R . 102 /UD - 18 , 
dated the 23rd April 2015 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ) issued in exercise 
of the powers conferred by sub - sections ( 1 ), ( 1A ) and ( 2 ) of section 341A of the Maharashtra 

cils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965), 
has specified the local area of revenue villages of Kurkheda in Gadchiroli District to be a 
transitional area , for which a Nagar Panchayat , as provided in sub - section ( 2 ) of section 341A of 
the said Act , by the name of the Kurkheda Nagar Panchayat , is constituted ; 

And whereas, pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause (vi) of 
sub -section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 
1961 (Mah . V of 1962 ). 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - clause (vi ) of clause ( d ) of 
sub - section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 
(Mah . V of 1962 ), and of all other powers enabling it in this behalf, the Government ofMaharashtra 
hereby directs that all the assets , rights and liabilities of the Gadchiroli Zilla Parishad , in respect 
of the revenue village Kurkheda in Gadchiroli District ( including the rights and liabilities under 
any agreement or contract made by it ), shall stands transferred to and shall vest in the Nagar 
Panchayat of Kurkheda , on the terms and conditions specified in the Government Resolution , 
Rural Development and Water Conservation Department , No. MPH . 1997 /CR -645 /56 ( 47 ), dated 
the 20th July 1999. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


overnn 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , डिसेंबर २२, २०१५/ पौष १, शके १९३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग , 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ . 
___ दिनांक २२ डिसेंबर २०१५ . 

आदेश 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी. २०१५ / प्र.क्र . १३/ धानोरा /पं. रा. ५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 
१९६५ ( १९६५ चा महा . ४०) याच्या कलम ३४१- अ ची पोट -कलमे (१), (१अ) व (२) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्र . एमयूएन. २०१४ / प्र. क्र . १०२ / नवि -१८ , दिनांक २३ एप्रिल २०१५ ( यात यापुढे 
जिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे.) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१- अ चा पोट - कलम (२ ) मध्ये तरतूद 
केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा महसुली गावाचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे 
आणि त्याकरिता धानोरा नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत स्थापन करण्यात आली आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ (१९६२ चा पाच ) याच्या 
कलम २५५ च्या पोट -कलम ( २ ) चा खंड ( सहा ) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता, हक्क आणि दायित्वे ( यामध्ये स्थानिक 
प्राधिकरणाने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे 
हस्तांतरित करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे ; 
___ त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ च्या कलम २५५ च्या पोट- कलम (२) चा खंड ( घ ) चा 
पोट- खंड ( सहा ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 
असा निदेश देते की , गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा महसुली गावासंबंधात, गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता, हक्क आणि दायित्वे (तिने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायीत्वे धरून ) ही , शासन निर्णय , ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक मपाह . 
१९९७/ प्र.क्र . ६४५ / ५६( ४७), दिनांक २० जुलै १९९९ या मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर धानोरा नगर पंचायतीकडे हस्तांतरित 
झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


गिरीश भालेराव , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - अ( म.उ.वि.) -११४ - ६ 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, डिसेंबर २२, २०१५ / पौष १, शके १९३७ 
RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT, 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 
Mumbai 400 001, Dated the 22nd December 2015 . 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No . ZPB . 2015 /C . R . 13 /Dhanora /PR - 5 . — Whereas , the Government of Maharashtra , under the 
Government Notification , Urban Development Department , No . MUN . 2014 /C . R . 102/UD - 18 , dated 
the 23rd April 2015 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ) issued in exercise of the 
powers conferred by sub - sections ( 1), ( 1A ) and ( 2 ) of section 341 - A of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ), has specified 
the local area of revenue villages of Dhanora in Gadchiroli District to be a transitional area , for 
which a Nagar Panchayat , as provided in sub - section ( 2 ) of section 341- A of the said Act , by the 
name of the Dhanora Nagar Panchayat, is constituted ; 

And whereas , pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause (vi) of 
sub -section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 
1961 (Mah . V of 1962) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - clause (vi ) of clause ( d ) of 
sub -section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 
(Mah . V of 1962 ), and of all other powers enabling it in this behalf, the Government ofMaharashtra 
hereby directs that all the assets , rights and liabilities of the Gadchiroli Zilla Parishad , in respect 
of the revenue villages Dhanora in Gadchiroli District (including the rights and liabilities under 
any agreement or contract made by it ), shall stands transferred to and shall vest in the Nagar 
Panchayat of Dhanora , on the terms and conditions specified in the Government Resolution , 
Rural Development and Water Conservation Department , No. MPH . 1997 / C . R .645 /56 (47), dated 
the 20th July 1999. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


overnn 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप-विभाग, डिसेंबर २२, २०१५ /पौष १, शके १९३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दिनांक २२ डिसेंबर २०१५ . 

आदेश 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी. २०१५ /प्र.क्र . १३ /मुलचेरा / पं.रा .५ . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९६५ ( १९६५ चा महा. ४०) याच्या कलम ३४१- अ ची पोट - कलमे ( १), (१अ) व (२) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगर विकास विभाग क्र . एमयुएन . २०१४ / प्र. क्र . १०२ / नवि-१८ , दिनांक २३ एप्रिल २०१५ ( यात यापुढे 
जिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे. ) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१- अ चा पोट - कलम ( २ ) मध्ये तरतूद 
केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने गडचिरोली जिल्ह्यातील मुलचेरा , कोपर अली माल , अंबेला व बारसवाडा महसुली गावांचे स्थानिक क्षेत्र हे 
संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे आणि त्याकरिता मुलचेरा नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत स्थापन करण्यात आली आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ (१९६२ चा पाच ) याच्या 
कलम २५५ च्या पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( सहा) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता, हक्क आणि दायित्वे ( यामध्ये स्थानिक 
प्राधिकरणाने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे 
हस्तांतरित करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ च्या कलम २५५ च्या पोट -कलम ( २ ) चा खंड (घ ) चा 
पोट- खंड ( सहा ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 
असा निदेश देते की , गडचिरोली जिल्ह्यातील मुलचेरा , कोपरअली माल, अंबेला व बारसवाडा महसुली गावांसंबधात, गडचिरोली जिल्हा 
परिषदेच्या सर्व मत्ता, हक्क आणि दायित्वे (तिने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) ही , शासन निर्णय , ग्राम 
विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक मपाह. १९९७ /प्र. क्र . ६४५ / ५६ ( ४७), दिनांक २० जुलै १९९९ या मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर 
मुलचेरा नगर पंचायतीकडे हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


गिरीश भालेराव, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - अ( म . उ.वि . ) - ११४ -६अ 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, डिसेंबर २२, २०१५ / पौष १, शके १९३७ 
RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT, 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 
Mumbai 400 001, Dated the 22nd December 2015 . 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT , 1961. 

No. ZPB . 2015 / C . R . 13 /Mulchera /PR - 5 . — Whereas, the Government of Maharashtra , under 
the Government Notification , Urban Development Department, No. MUN . 2014 /C . R . 102/UD - 18 , 
dated the 23rd April 2015 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ) issued in exercise of 
the powers conferred by sub -sections ( 1), ( 1A ) and (2 ) of section 341- A of the Maharashtra Municipal 
Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965), has specified 
the local area of revenue villages ofMulchera , Koparali Mal, Ambela and Baraswada in Gadchiroli 
District to be a transitional area , for which a Nagar Panchayat , as provided in sub - section ( 2 ) of 
section 341- A of the said Act, by the name of the Mulchera Nagar Panchayat, is constituted ; 

And whereas, pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause ( vi) of 
sub -section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 
1961 (Mah . V of 1962) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - clause (vi ) of clause ( d ) of 
sub - section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 
(Mah . V of 1962 ), and of all other powers enabling it in this behalf, the Government ofMaharashtra 
hereby directs that all the assets , rights and liabilities of the Gadchiroli Zilla Parishad , in respect 
of the revenue villages Mulchera , Koparali Mal, Ambela and Baraswada in Gadchiroli District 
( including the rights and liabilities under any agreement or contrsact made by it ), shall stands 
transferred to and shall vest in the Nagar Panchayat of Mulchera , on the terms and conditions 
specified in the Government Resolution , Rural Development and Water Conservation 
Department, No. MPH . 1997 /C .R .645 /56 (47 ), dated the 20th July , 1999 . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


Governme 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, डिसेंबर २२ , २०१५ / पौष १, शके १९३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दिनांक २२ डिसेंबर २०१५ . 


आदेश 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ . 

क्रमांक झेडपीबी. २०१५ / प्र.क्र . १३ / कोरची/ पं.रा .५ . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 
१९६५ ( १९६५ चा महा. ४०) याच्या कलम ३४१- अ ची पोट - कलमे ( १), (१अ) व (२) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगर विकास विभाग क्र . एमयुएन . २०१४ / प्र . क्र . १०२/ नवि - १८ , दिनांक 
२३ एप्रिल, २०१५ ( यात यापुढे जिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे.) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१- अ चा 
पोट- कलम ( २) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने गडचिरोली जिल्ह्यातील कोरची व पाकनभट्टी महसुली गावांचे स्थानिक क्षेत्र हे 
संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे आणि त्याकरिता कोरची नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत स्थापन करण्यात आली आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा पाच ) याच्या 
कलम २५५ च्या पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( सहा ) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता. हक्क आणि दायित्वे ( यामध्ये स्थानिक 
प्राधिकरणाने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे 
हस्तांतरित करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ च्या कलम २५५ च्या पोट -कलम (२ ) चा खंड (घ ) चा 
पोट- खंड ( सहा ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 
असा निदेश देते की , गडचिरोली जिल्ह्यातील कोरची व पाकनभट्टी महसुली गावांसंबधात , गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता , हक्क आणि 
दायित्वे ( तिने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) ही , शासन निर्णय , ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग 
क्रमांक मपाह . १९९७/ प्र.क्र . ६४५ / ५६( ४७), दिनांक २० जुलै १९९९ या मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर कोरची नगर पंचायतीकडे 
हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


गिरीश भालेराव, 
शासनाचे उप सचिव . 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, डिसेंबर २२, २०१५ / पौष १, शके १९३७ 
RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT, 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 
Mumbai 400 001, Dated the 22nd December 2015 . 


Order 


Lucu , 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB . 2015 /CR - 13 /Korchi/PR -5 . — Whereas, the Government of Maharashtra , under the 
Government Notification , Urban Development Department, No. MUN . 2014 / C . R . 102 /UD - 18 , dated 
the 23rd April 2015 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ) issued in exercise of the 

ctions ( 1 ), ( 1A ) and (2 ) of section 341- A of the Maharashtra Municipal 
Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ), has specified 
the local area of revenue villages of Korchi and Pakanbhatti in Gadchiroli District to be a 
transitional area , for which a Nagar Panchayat , as provided in sub - section ( 2 ) of section 341A of 
the said Act , by the name of the Korchi Nagar Panchayat , is constituted ; 

And whereas, pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause (vi) of 
sub -section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 
1961 (Mah . V of 1962) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - clause (vi ) of clause ( d ) of 
sub -section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 
(Mah . V of 1962), and of all other powers enabling it in this behalf , the Government ofMaharashtra 
hereby directs that all the assets, rights and liabilities of the Gadchiroli Zilla Parishad , in respect 
of the revenue villages Korchi and Pakanbhatti in Gadchiroli District ( including the rights and 
liabilities under any agreement or contract made by it ), shall stands transferred to and shall vest 
in the Nagar Panchayat of Korchi, on the terms and conditions specified in the Government 
Resolution , Rural Development and Water Conservation Department , No. MPH . 1997 /CR -645 / 
56 (47), dated the 20th July , 1999 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


Governme 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , डिसेंबर २२, २०१५/ पौष १, शके १९३७ 


४७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दिनांक २२ डिसेंबर २०१५ . 

आदेश 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ . 
___ क्रमांक झेडपीबी. २०१५ / प्र.क्र . १३ / एटापल्ली /पं.रा. ५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 
१९६५ (१९६५ चा महा. ४० ) याच्या कलम ३४१- अ ची पोट -कलमे (१), (१अ) व ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगर विकास विभाग क्र . एमयुएन. २०१४ / प्र.क्र . १०२/ भाग -१/ नवि -१८, दिनांक २३ एप्रिल , २०१५ ( यात 
यापुढे जिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे .) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१- अ चा 
पोट - कलम ( २) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली, जिवनगट्टा, कृष्णार, मरपल्ली व वासामुंडी 
महसुली गावांचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे आणि त्याकरिता एटापल्ली नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत 
स्थापन करण्यात आली आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या 
कलम २५५ च्या पोट - कलम ( २) चा खंड ( सहा ) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता, हक्क आणि दायित्वे (यामध्ये स्थानिक 
प्राधिकरणाने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे 
हस्तांतरित करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ च्या कलम २५५ च्या पोट- कलम ( २ ) चा खंड ( घ ) चा 
पोट - खंड ( सहा) द्वारे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 
असा निदेश देते की , गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली, जिवनगट्टा, कृष्णार, मरपल्ली व वासामुंडी महसुली गावांसंबधात , गडचिरोली जिल्हा 
परिषदेच्या सर्व मत्ता, हक्क आणि दायित्वे (तिने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायीत्वे धरून ) ही , शासन निर्णय . ग्राम 
विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक मपाह. १९९७ / प्र . क्र . ६४५ / ५६ ( ४७ ) , दिनांक २० जलै १९९९ या मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर 
एटापल्ली नगर पंचायतीकडे हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


गिरीश भालेराव , 
शासनाचे उप सचिव . 


X 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, डिसेंबर २२, २०१५ / पौष १, शके १९३७ 
RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT, 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 
Mumbai 400 001, Dated the 22nd December 2015 . 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB . 2015 /CR - 13 /Etapalli/PR -5 . — Whereas, the Government of Maharashtra , under the 
Government Notification , Urban Development Department, No. MUN - 2014 /C . R . 102/Part- 1 /UD 
18 , dated the 23rd April 2015 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ) issued in exercise 
of the powers conferred by sub - sections ( 1), ( 1A ) and (2 ) of section 341- A of the Maharashtra 
Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ), 
has specified the local area of revenue villages of Etapatti, Jivangatta , Krushnar , Marpalli and 
Vasamundi, in Gadchiroli District to be a transitional area , for which a Nagar Panchayat , as 
provided in sub - section ( 2 ) of section 341A of the said Act , by the name of the Etapalli Nagar 
Panchayat, is constituted ; 

And whereas , pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause ( vi) of 
sub - section (2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 
1961 (Mah . V of 1962) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -clause (vi) of clause (d ) of 
sub - section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 
(Mah . V of 1962 ), and of all other powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra 
hereby directs that all the assets , rights and liabilities of the Gadchiroli Zilla Parishad , in respect 
of the revenue villages Etapatti, Jivangatta , Krushnar , Marpalli and Vasamundi, in Gadchiroli 
District ( including the rights and liabilities under any agreement or contract made by it), shall 
stands transferred to and shall vest in the Nagar Panchayat ofEtapatti,on the terms and conditions 
specified in the Government Resolution , Rural Development and Water Conservation 
Department, No. MPH - 1997 /CR -645 / 56 (47) , dated the 20th July , 1999. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , डिसेंबर २२, २०१५/ पौष १, शके १९३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दिनांक २२ डिसेंबर २०१५. 

आदेश 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी. २०१५ / प्र. क्र . १३ / चामोर्शी/ पं. रा. ५ . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९६५ ( १९६५ चा महा. ४० ) याच्या कलम ३४१अ चा पोट- कलम ( १), (१अ) व ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्र . एमयूएन . २०१४ / प्र.क्र . १०२ / भाग-१ / नवि - १८ , दिनांक २३ एप्रिल २०१५ ( यात 
यापुढे जिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे .) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ अ चा 
पोट- कलम ( २) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने गडचिरोली जिल्ह्यातील चामोर्शी, शंकरपुरहेटी, सावरहेटी व दहेगाव महसुली गावांचे 
स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे आणि त्याकरिता चामोर्शी नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत स्थापन करण्यात 
आली आहे; 
____ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ ( १९६२ चा पाच ) याच्या कलम 
२५५ च्या पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( सहा ) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता , हक्क आणि दायित्वे ( यामध्ये स्थानिक प्राधिकरणाने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित 
करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम २५५ च्या पोट -कलम ( २) चा खंड ( घ ) चा 
पोट - खंड ( सहा ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 
असा निदेश देते की , गडचिरोली जिल्ह्यातील चामोर्शी, शंकरपुरहेटी, सावरहेटी व दहेगाव महसुली गावांसंबधात, गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या सर्व 
मत्ता, हक्क आणि दायित्वे (तिने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायीत्वे धरून ) ही , शासन निर्णय , ग्रामविकास व 
जलसंधारण विभाग क्रमांक मपाह. १९९७ / प्र. क्र . ६४५ / ५६ ( ४७ ), दिनांक २० जुलै १९९९ या मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर चामोर्शी 
नगर पंचायतीकडे हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


गिरीश भालेराव , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - अ( म.उ.वि .)- ११४ - ७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, डिसेंबर २२, २०१५ / पौष १, शके १९३७ 
RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, 
Mumbai 400 001, dated the 22nd December 2015 . 


Order 


ou , 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No . ZPB . 2015 /CR - 13 /Chamorshi/PR - 5 . — Whereas, the Government of Maharash 
the Government Notification , Urban Development Department, No. MUN - 2014 /C . R . 102/Part - 1 / 
UD - 18 , dated the 23rd April 2015 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ) issued in 
exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1 ), ( 1A ) and ( 2 ) of section 341A of the Maharashtra 
Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965), 
has specified the local area of Revenue Villages of Chamorshi, Shankarpurheti, Sawarheti and 
Dahegaon , in Gadchiroli District to be a transitional area , for which a Nagar Panchayat , as provided 
in sub - section ( 2 ) of section 341A of the said Act , by the name of the Chamorshi Nagar Panchayat , 
is constituted ; 

And whereas, pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause ( vi) of 
sub - section (2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 
1961 (Mah . V of 1962) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -clause (vi) of clause (d ) of 
sub - section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 
(Mah . V of 1962 ), and of all other powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra 
hereby directs that all the assets , rights and liabilities of the Gadchiroli Zilla Parishad , in respect 
of the Revenue Villages Chamorshi, Shankarpurheti, Sawarheti and Dahegaon , in Gadchiroli 
District ( including the rights and liabilities under any agreement or contract made by it), shall 
stands transferred to and shall vest in the Nagar Panchayat of Chamorshi, on the terms and 
conditions specified in the Government Resolution , Rural Development and Water Conservation 
Department, No. MPH . 1997/CR -645 /56 (47), dated the 20th July 1999 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप-विभाग, डिसेंबर २२, २०१५ /पौष १, शके १९३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दिनांक २२ डिसेंबर २०१५ . 

आदेश 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी. २०१५ / प्र.क्र . १३ / अहेरी / पं. रा.५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९६५ (१९६५ चा महा. ४० ) याच्या कलम ३४१अ चा पोट -कलम ( १), ( १अ ) व ( २ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्र . एमयूएन . २०१४ / प्र.क्र . १०२/ भाग-१/ नवि-१८, दिनांक २३ एप्रिल, २०१५ ( यात 
यापुढेजिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ अ चा पोट - कलम ( २) मध्ये तरतूद 
केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी, गडअहेरी, गडबामणी व चेरापल्ली महसुली गावांचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक 
क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे आणि त्याकरिता अहेरी नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत स्थापन करण्यात आली आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा पाच ) याच्या कलम 
२५५ च्या पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( सहा ) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता, हक्क आणि दायित्वे ( यामध्ये स्थानिक प्राधिकरणाने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे.) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत 
करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी, आता जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम २५५ च्या पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( घ ) चा 
पोट - खंड ( सहा) द्वारे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 
असा निदेश देते की , गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी, गडअहेरी , गडबामणी व चेरापल्ली महसुली गावांसंबधात, गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या सर्व 
मत्ता, हक्क आणि दायित्वे (तिने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायीत्वे धरून ) ही , शासन निर्णय , ग्रामविकास व 
जलसंधारण विभाग क्रमांक मपाह. १९९७ / प्र.क्र . ६४५ / ५६ ( ४७), दिनांक २० जुलै १९९९ या मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर अहेरी 
नगर पंचायतीकडे हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


गिरीश भालेराव , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - अ( म . उ.वि .) - ११४ - ७अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, डिसेंबर २२, २०१५ / पौष १, शके १९३७ 
RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 
Mumbai 400 001, dated the 22nd December 2015 . 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB . 2015 /CR - 13/Aheri/PR -5 . — Whereas , the Government of Maharashtra , under the 
Government Notification , Urban Development Department, No. MUN - 2014 / C . R . 102 /Part - 1/ 
UD - 18 , dated the 23rd April 2015 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ) issued in 
exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1) , ( 1A ) and ( 2 ) of section 341A of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965) , 
has specified the local area of Revenue Villages of Aheri, Gadaheri, Gadbamni and Cherpalli , in 
Gadchiroli District to be a transitional area , for which a Nagar Panchayat , as provided in sub 
section (2 ) of section 341A of the said Act,by the name of the Aheri Nagar Panchayat , is constituted ; 

And whereas, pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it) to the successor local authority under clause ( vi) of 
sub -section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 
1961 (Mah . V of 1962) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -clause ( vi) of clause ( d ) of 
sub - section (2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 
(Mah . V of 1962), and of all other powers enabling it in this behalf , the Government of Maharashtra 
hereby directs that all the assets , rights and liabilities of the Gadchiroli Zilla Parishad , in respect 
of the Revenue Villages Aheri,Gadaheri, Gadbamni and Cherpalli in Gadchiroli District ( including 
the rights and liabilities under any agreement or contract made by it ), shall stands transferred to 
and shall vest in the Nagar Panchayat of Aheri, on the terms and conditions specified in the 
Government Resolution , Rural Development and Water Conservation Department, No. MPH 
1997 /CR -645 /56 ( 47 ) , dated the 20th July 1999. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, डिसेंबर २२ , २०१५ / पौष १, शके १९३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

___ दिनांक २२ डिसेंबर २०१५. 


आदेश 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१. 
___ क्रमांक झेडपीबी . २०१५ / प्र.क्र . १३/ आरमोरी /पं.रा. ५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 
१९६५ ( १९६५ चा महा . ४० ) याच्या कलम ३४१अ चा पोटकलम ( १), ( १अ) व ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्र . एमयुएन . २०१४ / प्र.क्र . १०२ / भाग -१/ नवि - १८ , दिनांक २३ एप्रिल २०१५ (यात 
यापुढे जिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे. ) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ अ चा पोट- कलम ( २ ) मध्ये 
तरतूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने गडचिरोली जिल्ह्यातील आरमोरी महसुली गावाचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले 
आहे आणि त्याकरिता आरमोरी नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत स्थापन करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ ( १९६२ चा पाच) याच्या कलम 
२५५ च्या पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( सहा ) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता. हक्क आणि दायित्वे ( यामध्ये स्थानिक प्राधिकरणाने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे.) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित 
करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम २५५ च्या पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( घ ) चा 
पोट - खंड ( सहा ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 
असा निदेश देते की , गडचिरोली जिल्ह्यातील आरमोरी महसुली गावासंबंधात, गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता, हक्क आणि दायित्वे (तिने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून) ही , शासन निर्णय , ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक मपाह . 
१९९७/ प्र.क्र . ६४५ / ५६( ४७), दिनांक २० जुलै १९९९ या मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर आरमोरी नगर पंचायतीकडे हस्तांतरित 
झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


गिरीश भालेराव, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, डिसेंबर २२, २०१५ / पौष १, शके १९३७ 
RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, 
Mumbai 400 001, dated the 22nd December 2015 . 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB . 2015 /CR - 13 /Armori/PR -5 . — Whereas , the Government of Maharashtra , under the 
Government Notification , Urban Development Department, No . MUN .2014 / C . R . 102 /Part - 1/ 
UD - 18 , dated the 23rd April 2015 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ) issued in 
exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 ), ( 1A ) and ( 2 ) of section 341A of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) 
has specified the local area of Revenue Villages of Armori in Gadchiroli District to be a transitional 
area , for which a Nagar Panchayat , as provided in sub -section ( 2 ) of section 341A of the said Act, 
by the name of the Armori Nagar Panchayat, is constituted ; 

And whereas, pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause (vi) of 
sub -section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 
1961 (Mah . V of 1962) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - clause (vi ) of clause ( d ) of 
sub -section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 
(Mah . V of 1962 ), and of all other powers enabling it in this behalf, the Government ofMaharashtra 
hereby directs that all the assets , rights and liabilities of the Gadchiroli Zilla Parishad , in respect 
of the Revenue Villages Armori in Gadchiroli District ( including the rights and liabilities under 
any agreement or contract made by it ), shall stands transferred to and shall vest in the Nagar 
Panchayat of Armori, on the terms and conditions specified in the Government Resolution , Rural 
Development and Water Conservation Department , No. MPH . 1997 /CR -645 / 56 ( 47 ) , dated the 20th 
July 1999. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


overnn 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , डिसेंबर २२, २०१५/ पौष १, शके १९३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग , 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दिनांक २२ डिसेंबर , २०१५ 


आदेश 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी. २०१५ /प्र.क्र . ११/हिमायतनगर /पं. रा. ५ . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९६५ ( सन १९६५ चा महा. ४० ) याच्या कलम ३४१अ चा पोट- कलम ( १), ( १अ) व ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्र . एमसीओ. २०१४ / प्र.क्र . १७१ / नवि -१४ , दिनांक ३० जून २०१५ ( यात 
यापुढे जिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे . ) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ अ चा 
पोट- कलम ( २) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने नांदेड जिल्ह्यातील हिमायतनगर महसुली गावाचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र 
म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे आणि त्याकरिता हिमायतनगर नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत स्थापन करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ (१९६२ चा पाच ) याच्या कलम 
२५५ च्या पोट- कलम (२) चा खंड ( सहा ) अन्वयेविद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता , हक्क आणि दायित्वे ( यामध्ये स्थानिक प्राधिकरणाने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित 
करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम २५५ च्या पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( घ ) चा 
पोट - खंड ( सहा ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 
असा निदेश देते की , नांदेड जिल्ह्यातील हिमायतनगर महसुली गावांसंबधात , नांदेड जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता, हक्क आणि दायित्वे ( तिने केलेला 
कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायीत्वे धरून ) ही , शासन निर्णय , ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
क्रमांक- मपाह १९९७/ प्र.क्र . ६४५ / ५६( ४७), दिनांक २० जुलै १९९९ या मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर हिमायतनगर नगर पंचायतीकडे 
हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गिरीश भालेराव, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, डिसेंबर २२, २०१५ / पौष १, शके १९३७ 
RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 
Mumbai 400 001, dated the 22nd December 2015 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB . 2015 /CR - 11/Himayatnagar /PR -5 . — Whereas, the Government ofMaharashtra , under 
the Government Notification , Urban Development Department, No. MCO . 2014 / C . R . 171/UD - 14 , 
dated the 30th June 2015 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ) issued in exercise of 
the powers conferred by sub -sections ( 1 ), ( 1A ) and ( 2 ) of section 341A of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ), has specified 
the local area of Revenue Villages of Himayatnagar , in Nanded District to be a transitional area , 
for which a Nagar Panchayat, as provided in sub -section ( 2 ) of section 341A of the said Act, by the 
name of the Himayatnagar Nagar Panchayat , is constituted ; 

And whereas, pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause (vi) of 
sub -section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 
1961 (Mah . V of 1962) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - clause (vi ) of clause ( d ) of 
sub - section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 
(Mah . V of 1962), and of all other powers enabling it in this behalf , the Government of Maharashtra 
hereby directs that all the assets, rights and liabilities of the Nanded Zilla Parishad , in respect of 
the Revenue Villages Himayatnagar in Nanded District (including the rights and liabilities under 
any agreement or contract made by it ), shall stands transferred to and shall vest in the Nagar 
Panchayat of Himayatnagar, on the terms and conditions specified in the Government Resolution , 
Rural Development and Water Conservation Department , No. MPH . 1997 /CR -645 /56 ( 47 ), dated 
the 20th July 1999. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


overnn 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप-विभाग, डिसेंबर २२, २०१५ /पौष १, शके १९३७ 


५७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दिनांक २२ डिसेंबर २०१५ 

आदेश 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी २०१५ / प्र. क्र . ११ / नायगाव / पं. रा .५ . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९६५ ( १९६५ चा महा. ४०) याच्या कलम ३४१अ चा पोट-कलम (१ ), (१अ) व ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्र . एमसीओ. २०१४ / प्र. क्र . १७१/ नवि - १४ , दिनांक ३० जून २०१५ ( यात यापुढे 
जिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे . ) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ अ चा 
पोट- कलम ( २ ) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने नांदेड जिल्ह्यातील नायगाव महसुली गावाचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून 
विनिर्दिष्ट केले आहे आणि त्याकरिता नायगाव नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत स्थापन करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ ( १९६२ चा पाच) याच्या कलम 
२५५ च्या पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( सहा ) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता. हक्क आणि दायित्वे ( यामध्ये स्थानिक प्राधिकरणाने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित 
करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम २५५ च्या पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( घ ) चा 
पोट- खंड ( सहा ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 
असा निदेश देते की , नांदेड जिल्ह्यातील नायगाव महसुली गावासंबंधात , नांदेड जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता, हक्क आणि दायित्वे (तिने केलेला 
कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) ही , शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक - मपाह १९९७ / 
प्र. क्र . ६४५ / ५६ ( ४७ ), दिनांक २० जुलै १९९९ या मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर नायगाव नगर पंचायतीकडे हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे 
असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गिरीश भालेराव, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - अ ( म .उ. वि .) - ११४ -८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, डिसेंबर २२, २०१५ / पौष १, शके १९३७ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort 
Mumbai 400 001, dated the 22nd December 2015 


Order 


utea , 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB 2015 /CR -11/Naigaon /PR -5 . — Whereas , the Government of Maharashtra , under the 
Government Notification , Urban Development Department, No. MCO - 2014 / C . R . 171/UD - 14 , dated 
the 30th June 2015 (hereinafter referred to as " the said notification ” ) issued in exercise of the 
powers conferred by sub -sections ( 1), ( 1A ) and ( 2 ) of section 341A of the Maharashtra Municipal 
Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ), has specified 
the local area of revenue villages of Naigaon , in Nanded District to be a transitional area , for 
which a Nagar Panchayat, as provided in sub - section (2 ) of section 341A of the said Act , by the 
name of the Naigaon Nagar Panchayat, is constituted ; 

And whereas, pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets, rights and liabilities of the existing local authority ( including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause ( vi) of 
sub - section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 
1961 (Mah . V of 1962) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - clause ( vi) of clause (d ) of 
sub - section (2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 
(Mah . V of 1962 ), and of all other powers enabling it in this behalf , the Government ofMaharashtra 
hereby directs that all the assets , rights and liabilities of the Nanded Zilla Parishad, in respect of 
the revenue village Naigaon in Nanded District (including the rights and liabilities under any 
agreement or contract made by it ), shall stands transferred to and shall vest in the Nagar 
Panchayat of Naigaon , on the terms and conditions specified in the Government Resolution , 
Rural Development and Water Conservation Department , No. MPH - 1997/CR -645 /56 (47), dated 
the 20th July 1999 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, डिसेंबर २२ , २०१५ / पौष १, शके १९३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दिनांक २२ डिसेंबर २०१५ 


आदेश 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी २०१४ /प्र. क्र . ७४ / सेनगाव / पं. रा. ५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९६५ ( १९६५ चा महा . ४० ) याच्या कलम ३४१अ चा पोट- कलम (१), (१अ ) व ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्र . एमसीओ. २०१४ / प्र.क्र . १६७ / नवि -१४, दिनांक १५ जुलै २०१५ ( यात यापुढे 
जिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे .) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१अ चा 
पोट- कलम ( २) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगाव महसुली गावाचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून 
विनिर्दिष्ट केले आहे आणि त्याकरिता सेनगाव नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत स्थापन करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ ( १९६२ चा पाच) याच्या कलम 
२५५ च्या पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( सहा ) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता. हक्क आणि दायित्वे ( यामध्ये स्थानिक प्राधिकरणाने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित 
करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम २५५ च्या पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( घ ) चा 
पोट- खंड ( सहा ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 
असा निदेश देते की , हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगाव महसुली गावासंबंधात, हिंगोली जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता , हक्क आणि दायित्वे (तिने केलेला 
कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) ही , शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक - मपाह १९९७ / 
प्र. क्र . ६४५ / ५६ ( ४७ ), दिनांक २० जुलै १९९९ या मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर सेनगाव नगर पंचायतीकडे हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे 
असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गिरीश भालेराव, 
शासनाचे उप सचिव . 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, डिसेंबर २२ , २०१५ / पौष १, शके १९३७ 
RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort 
Mumbai 400 001, Dated the 22nd December 2015 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No . ZPB 2014 /CR - 74 /Sengaon /PR -5 . — Whereas , the Government of Maharashtra , under the 
Government Notification , Urban Development Department , No. MCO - 2014 /C . R . 167/UD - 14 , dated 
the 15th July 2015 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ) issued in exercise of the 
powers conferred by sub -sections ( 1 ), ( 1A ) and (2 ) of section 341A of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965), has specified 
the local area of revenue village of Sengaon , in Hingoli District to be a transitional area , for 
which a Nagar Panchayat, as provided in sub -section ( 2 ) of section 341A of the said Act, by the 
name of the Sengaon Nagar Panchayat, is constituted ; 

And whereas , pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause (vi) of 
sub -section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 
1961 (Mah . V of 1962) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - clause (vi ) of clause ( d ) of 
sub - section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 
(Mah . V of 1962), and of all other powers enabling it in this behalf , the Government ofMaharashtra 
hereby directs that all the assets , rights and liabilities of the Hingoli Zilla Parishad , in respect of 
the revenue village Sengaon in Hingoli District (including the rights and liabilities under any 
agreement or contract made by it ), shall stands transferred to and shall vest in the Nagar 
Panchayat of Sengaon , on the terms and conditions specified in the Government Resolution , 
Rural Development and Water Conservation Department , No. MPH - 1997 /CR -645 /56 (47), dated 
the 20th July 1999. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


overnn 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , डिसेंबर २२, २०१५/ पौष १, शके १९३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दिनांक २२ डिसेंबर २०१५ 

आदेश 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१. 
____ क्रमांक झेडपीबी. २०१४ / प्र.क्र . ७४ / औंढा नागनाथ /पं. रा.५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम, १९६५ ( १९६५ चा महा. ४० ) याच्या कलम ३४१अ चा पोट - कलम (१ ), (१अ) व ( २ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्र . एमसीओ. २०१४ /प्र. क्र . १६७/ नवि -१४, दिनांक १५ जुलै २०१५ 
( यात यापुढे जिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे.) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ अ चा पोट -कलम ( २) मध्ये 
तरतूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने हिंगोली जिल्ह्यातील औंढा नागनाथ , गलांडी व काजीदारा तांडा महसुली गावांचे स्थानिक क्षेत्र हे 
संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे आणि त्याकरिता औंढा नागनाथ नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत स्थापन करण्यात 
आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा पाच ) याच्या कलम 
२५५ च्या पोट -कलम (२ ) चा खंड ( सहा ) अन्वयेविद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता, हक्क आणि दायित्वे ( यामध्ये स्थानिक प्राधिकरणाने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित 
करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम २५५ च्या पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( घ ) चा 
पोट- खंड ( सहा ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 
असा निदेश देते की , हिंगोली जिल्ह्यातील औंढा नागनाथ, गलांडी व काजीदारा तांडा महसुली गावासंबंधात , हिंगोली जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता , 
हक्क आणि दायित्वे (तिने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) ही , शासन निर्णय , ग्रामविकास व 
जलसंधारण विभाग क्रमांक मपाह -१९९७ /प्र.क्र . ६४५/ ५६( ४७ ), दिनांक २० जुलै १९९९ या मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर औंढा 
नागनाथ नगर पंचायतीकडे हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गिरीश भालेराव , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - अ ( म . उ.वि .) - ११४- ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, डिसेंबर २२ , २०१५ / पौष १, शके १९३७ 
RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort 
Mumbai 400 001, Dated the 22nd December 2015 


Order 


ARASH 


RISHADS A 


NCHAYA 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB . 2014 /CR - 74 /Aundha Nagnath /PR -5 . — Whereas, the Government of Maharashtra , 
under the Government Notification , Urban Development Department, No. MCO - 2014 / C . R . 167/ 
UD - 14 , dated the 15th July 2015 (hereinafter referred to as " the said notification ” ) issued in 
exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1 ), ( 1A ) and ( 2 ) of section 341A of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ), 
has specified the local area of revenue villages of Aundha Nagnath , Galandi and Kajidara Tanda 
in Hingoli District to be a transitional area , for which a Nagar Panchayat, as provided in 
sub - section ( 2 ) of section 341A of the said Act, by the name of the Aundha Nagnath Nagar 
Panchayat, is constituted ; 

And whereas , pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause ( vi) of 
sub - section (2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 
1961 (Mah . V of 1962) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -clause (vi) of clause (d ) of 
sub - section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 
(Mah . V of 1962), and of all other powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra 
hereby directs that all the assets , rights and liabilities of the Hingoli Zilla Parishad, in respect of 
the revenue village Aundha Nagnath , Galandi and Kajidara Tanda in Hingoli District ( including 
the rights and liabilities under any agreement or contract made by it), shall stands transferred to 
and shall vest in the Nagar Panchayat of Aundha Nagnath , on the terms and conditions specified 
in the Government Resolution , Rural Development and Water Conservation Department, No. 
MPH - 1997 /CR -645 / 56 (47) , dated the 20th July 1999 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ- मध्य उप -विभाग, डिसेंबर २२ , २०१५ / पौष १, शके १९३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दिनांक २२ डिसेंबर २०१५ 


आदेश 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी. २०१४ / प्र. क्र . ७८ / मानोरा /पं. रा. ५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 
१९६५ (१९६५ चा महा. ४० ) याच्या कलम ३४१अ चा पोट-कलम ( १), (१अ) व ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्र . एमयूएन . २०१४ / प्र. क्र . ९४ / नवि -१८ , दिनांक १७ जुलै २०१५ ( यात यापुढेजिचा 
“ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे .) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१अ चा 
पोट- कलम ( २) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने वाशिम जिल्ह्यातील मानोरा व चिस्तळा महसुली गावांचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक 
क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे आणि त्याकरिता मानोरा नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत स्थापन करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा पाच ) याच्या कलम 
२५५ च्या पोट-कलम ( २) चा खंड ( सहा ) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता, हक्क आणि दायित्वे ( यामध्ये स्थानिक प्राधिकरणाने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित 
करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम २५५ च्या पोट -कलम ( २ ) चा खंड ( घ ) चा 
पोट - खंड ( सहा ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 
असा निदेश देते की , वाशिम जिल्ह्यातील मानोरा व चिस्तळा महसुली गावासंबंधात , वाशिम जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता , हक्क आणि दायित्वे (तिने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून) ही , शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक मपाह 
१९९७/ प्र.क्र . ६४५/ ५६( ४७ ), दिनांक २० जुलै १९९९ या मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर मानोरा नगर पंचायतीकडे हस्तांतरित 
झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गिरीश भालेराव , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - अ( म . उ. वि .) - ११४-९अ 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, डिसेंबर २२, २०१५ / पौष १, शके १९३७ 
RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 
Mumbai 400 001, Dated the 22nd December 2015 . 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB . 2014 /CR - 78 /Manora /PR -5 . — Whereas , the Government of Maharashtra , under the 
Government Notification , Urban Development Department, No. MUN . 2014 /C . R . 94 /UD - 18 , dated 
the 17th July 2015 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ) issued in exercise of the 
powers conferred by sub -sections ( 1 ), ( 1A ) and (2 ) of section 341A of the Maharashtra Municipal 
Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ), has specified 
the local area of revenue villages of Manora and Chistala in Washim District to be a transitional 
area , for which a Nagar Panchayat, as provided in sub -section ( 2 ) of section 341A of the said Act , 
by the name of the Manora Nagar Panchayat , is constituted ; 

And whereas , pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause (vi) of 
sub -section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 
1961 (Mah . V of 1962) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - clause (vi ) of clause ( d ) of 
sub -section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 
(Mah . V of 1962), and of all other powers enabling it in this behalf , the Government ofMaharashtra 
hereby directs that all the assets, rights and liabilities of the Washim Zilla Parishad, in respect 
of the revenue villages Manora , and Chistala in Washim District (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ), shall stands transferred to and shall vest in the 
Nagar Panchayat of Manora on the terms and conditions specified in the Government Resolution , 
Rural Development and Water Conservation Department, No. MPH -1997 /CR -645 /56 (47 ), dated 
the 20th July 1999. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


Governme 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , डिसेंबर २२, २०१५/ पौष १, शके १९३७ 


म 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग , 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दिनांक २२ डिसेंबर २०१५ 

आदेश 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी. २०१४ /प्र.क्र . ७८ / मालेगाव /पं.रा. ५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९६५ ( १९६५ चा महा. ४० ) याच्या कलम ३४१अ चा पोट -कलम ( १), (१अ) व ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्र . एमयूएन. २०१४ / प्र.क्र . ९४ / नवी - १८, दिनांक १७ जुलै २०१५ ( यात यापुढे जिचा 
“ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे. ) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ अ चा पोट- कलम ( २ ) मध्ये तरतूद 
केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने वाशिम जिल्ह्यातील मालेगाव महसुली गावाचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे आणि 
त्याकरिता मालेगाव नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत स्थापन करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ ( १९६२ चा पाच) याच्या कलम 
२५५ च्या पोट -कलम ( २) चा खंड ( सहा ) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता, हक्क आणि दायित्त्वे (यामध्ये स्थानिक प्राधिकरणाने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित 
करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी. आता. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम २५५ च्या पोट - कलम ( २) चा खंड ( घ ) चा 
पोट - खंड ( सहा ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 
असा निदेश देते की , वाशिम जिल्ह्यातील मालेगाव महसूली गावांसंबधात , वाशिम जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता, हक्क आणि दायित्वे (तिने केलेला 
कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) ही , शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
क्रमांक मपाह. १९९७ / प्र.क्र . ६४५ / ५६ ( ४७), दिनांक २० जुलै १९९९ या मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर मालेगाव नगरपंचायतीकडे 
हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गिरीश भालेराव , 
शासनाचे उप सचिव. 


६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, डिसेंबर २२ , २०१५ / पौष १, शके १९३७ 
RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT, 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort 
Mumbai 400 001 , dated the 22nd December 2015 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB . 2014 /CR - 78 /Malegaon /PR -5 . — Whereas , the Government of Maharashtra , under the 
Government Notification , Urban Development Department, No. MUN . 2014 / C . R . 94 /UD - 18 , dated 
the 17th July 2015 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ) issued in exercise of the 
powers conferred by sub -sections ( 1 ), ( 1A ) and (2 ) of section 341A of the Maharashtra Municipal 
Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ), has specified 
the local area of revenue village of Malegaon in Washim District to be a transitional area , for 
which a Nagar Panchayat, as provided in sub -section ( 2 ) of section 341A of the said Act, by the 
name of the Malegaon Nagar Panchayat, is constituted ; 

And whereas , pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause (vi) of 
sub -section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 
1961 (Mah . V of 1962) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - clause (vi ) of clause ( d ) of 
sub - section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 
(Mah . V of 1962), and of all other powers enabling it in this behalf , the Government ofMaharashtra 
hereby directs that all the assets, rights and liabilities of the Washim Zilla Parishad, in respect 
of the revenue village Malegaon in Washim District ( including the rights and liabilities under 
any agreement or contract made by it ), shall stands transferred to and shall vest in the Nagar 
Panchayat of Malegaon , on the terms and conditions specified in the Government Resolution , 
Rural Development and Water Conservation Department, No. MPH . 1997 /CR -645 / 56 (47) , 
dated the 20th July 1999 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


overnn 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , डिसेंबर २२, २०१५/ पौष १, शके १९३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

___ दिनांक २२ डिसेंबर , २०१५ 


आदेश 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी. २०१५ / प्र.क्र . १४ / बाशि टाकळी/पं.रा. ५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम, १९६५ (१९६५ चा महा. ४० ) याच्या कलम ३४१अ चा पोट- कलम (१), (१अ) व ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्र . एमयूएन . २०१४ / प्र.क्र . ९३ / नवी-१८, दिनांक १ ऑगस्ट २०१५ 
( यात यापुढे जिचा “ उक्त अधिसूचना ” असानिर्देश करण्यात आला आहे.) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ अ चा पोट -कलम ( २ ) मध्ये 
तरतूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने अकोला जिल्ह्यातील बार्शि टाकळी , बागायत बार्शि टाकळी, वानखेडपूर , सफेपूर , अश्करीपूर , बाखरापूर , 
अटकळी व खोरीखुदावंतपूर महसूली गावांचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे आणि त्याकरिता बार्शि टाकळी 
नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत स्थापन करण्यात आली आहे ; 
__ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ ( १९६२ चा पाच) याच्या कलम 
२५५ च्या पोट -कलम ( २ ) चा खंड ( सहा ) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता , हक्क आणि दायित्वे ( यामध्ये स्थानिक प्राधिकरणाने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित 
करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम २५५ च्या पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( घ ) चा 
पोट - खंड ( सहा ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 
असा निदेश देते की , अकोला जिल्ह्यातील बार्शि टाकळी, बागायत बार्शि टाकळी, वानखेडपूर , सफेपूर , अश्करीपूर , बाखरापूर, अटकळी, व 
खोरीखुदावंतपूर महसूली गावांसंबधात , अकोला जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता, हक्क आणि दायित्वे (तिने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या 
खालील हक्क व दायीत्वे धरून ) ही , शासन निर्णय , ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक . मपाह १९९७/ प्र. क्र . ६४५/ ५६( ४७ ), दिनांक २० 
जुलै १९९९ या मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर बार्शि टाकळी नगर पंचायतीकडे हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे 
निहित असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म 


गिरीश भालेराव , 
शासनाचे उप सचिव . 


& C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, डिसेंबर २२ , २०१५ / पौष १, शके १९३७ 
RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort 
Mumbai 400 001 , dated the 22nd December 2015 


Order 


veniu 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB . 2015 /CR - 14 /Barshi Takli/PR -5 . — Whereas , the Government of Maharashtra , under 
the Government Notification , Urban Development Department, No. MUN . 2014 / C . R . 93 /UD - 18 , 
dated the 1st August 2015 (hereinafter referred to as " the said notification ” ) issued in exercise 
of the powers conferred by sub - sections ( 1 ), ( 1A ) and ( 2 ) of section 341A of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ), 
has specified the local area of revenue villages of Barshi Takli, Bagayat Barshi Takli, Wankhedpur, 
Safepur , Ashkaripur, Bakhrapur, Atkali and Khorikhudavantpur, in Akola District to be a 
transitional area, for which a Nagar Panchayat, as provided in sub -section ( 2 ) of section 341A of 
the said Act , by the name of the Barshi Takli Nagar Panchayat, is constituted ; 

And whereas, pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause ( vi ) of 
sub - section (2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 
1961 (Mah . V of 1962) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - clause (vi) of clause ( d ) of 
sub - section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 
(Mah . V of 1962), and of all other powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra 
hereby directs that all the assets , rights and liabilities of the Akola Zilla Parishad , in respect of 
the revenue villages Barshi Takli, Wankhedpur, Safepur, Ashkaripur, Bakhrapur, Atkali and 
Khorikhudavantpur in Akola District (including the rights and liabilities under any agreement 
or contract made by it), shall stands transferred to and shall vest in the Nagar Panchayat of Barsi 
Takli, on the terms and conditions specified in the Government Resolution , Rural Development 
and Water Conservation Department, No. MPH - 1997 /CR -645 /56 (47), dated the 20th July 1999 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


